धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


लेखक : 


पु. ग. वेद्य 


तोरणा प्रकाशन, पुणे 


- प्रकाशक : 
अनंत देशपांडे 
तोरणा प्रकाशन 
शुक्रवार पेठ, 
पुणे ४११ ००२ 


प्रथमावृत्ती १९८९ 
सवं हक्क लेखकाधीन 


मूल्य १५ रुपये 


मुद्रक: 
द. अ. इंदलकर 
"सरस्वती मुद्रण मंदिर 
१०२० भवानी पेठ, 
पूणे ४११ ०४२ 


कथा ही गणित काल्पनिकेची 


विज्ञानकथा / काल्पनिका आता मराठीत रुजू लागल्या आहेत. विज्ञात- 
कथा या रंजन माध्यमातून विज्ञानाची आवड निर्माण करणे, त्याचा प्रचार व 
प्रसार करणे हा या कथा लिहिण्यामागील हेतू. होता. गणिताच्या बाबतीत असे 
काही करावे असा विचार फार दिवस . मनात घोळत होता. यापूर्वी गणित 
काल्पनिका लिहिण्याचे माझ्या माहितीत नव्हते: त्यामुळे वाचनातही आले नाही. 
परदेशातील एक वर्षाच्या, इंग्लंडमधील वास्तव्यात असे काही लेखन शोधण्याचा 
प्रयत्न केला. पण तेथेही काही हाती लागले नाही, मार्गदर्शक साहित्यही मिळाले 
नाही. आजतागायत गणित. काल्पनिक्का लिहिण्याचे माझ्यातरी माहितीत . नाही 
त्यामुळे गणित काल्पनिका हा बाड्मयातील नवा प्रकार कसा सुरू करावा ते 
उमजत नव्हते 


गणितकथा / काल्पनिका लिहिणे विज्ञानकथेच्या मानाने कठिण आहे. 
कारण गणिताचे स्वरूप मुळात अमत आहे. बहुसंख्यांना त्याची आवड असण्या- 
ऐवजी त्याबद्दलची भौतीच जास्त आहे. एक वेळ भीती परवडली, पण अनेकांना 
या विषयाचा तिटकारा आहे. कथेचा पाया गणित ठेवायचा तर त्या विषयाचे 
बर्‍यापैकी ज्ञान वाचकांच्याकडे असणे आवश्यक आहे. ते असल्याखेरीज कथेचा 
खरा आस्वाद घेणे कठिण आहे. तसेच विविध घटना असणारे कथाबीज 
सापडणे ही पण अडचण होतीच. त्यामुळे मनात असूनही हातून काहीच लिहून 
झाले नाही 


मार्गदर्शनासाठी तयार साहित्य उपलब्ध नसल्याने स्वतंत्र प्रयत्न करण्याचे 
ठरविले. मी विज्ञानकथा / काल्पनिका लिहिल्या आहेत. सुरवातीच्या माझ्या 
 विज्ञान-काल्पनिकांमध्ये विज्ञानातील एखादा नियम विज्ञानदेव बदलून देतो याचा 
वापर कैला आहे. हीच कल्पना जरा थोडा बदल करून गणित काल्पनिकेसाठी 
वापरण्याचे मी ठरविले. विज्ञानातील नियम बदलून घेण्याऐवजी गणितातकळा 
एखादा नियम विसरला, तर काय फजिती होईलहे सूत्र मी पकडले. उदाहरणार्थ, 
एखाद्याला गुणाकार करण्याचा विसर पडला, तर काय गमती होतील ते दाख- 
विण्याचे ठरविले. यासाठी माझ्या कुवतीप्रमाणे एक कथानक शोधले आणि 
* आभारी आहोत श्रीयुत गुणाकार ? ही काल्पनिका लिहिली. महाराष्ट्र गणित 
महामंडळाचे त्रेमासिक ' गणित शिक्षण ' यात आणि “किशोर मित्र* या 


चार 


मासिकात ती प्रथम प्रसिद्ध झाली. मित्रांच्याकडून त्यावर त्यांच्या प्रतिक्रिया 
घेतल्या. ही कथा सांगून पाहिली. मुलांना ती इतर कथांप्रमाणे आवडली. मूलांचे 
प्रशस्तिपत्रक मला अधिक मोलाचे वाटले. प्रौढांनाही ती आवडली. गेल्या शतका- 
तील मुलांसाठी लिहिलेल्या निवडक शंभर कथांचे चार भाग श्री. अमरेंद्र गाडगीळ 
यांनी प्रसिद्ध केले, त्यातही या कथेचा समावेश आहे. 


मित्रांच्या सल्ल्यावरून याच कथेचा विस्तार करून तिचे कादंबरीत रूपांतर 
केले. “ सृष्टिज्ञान ' मासिकाचे संपादक श्री. निरंजन घाटे यांनी ही कादंबरी 
* सुष्टिज्ञान ' मासिकात क्रमशः प्रसिद्ध केली. त्यावरील अभिप्रायांनी मला. 
प्रोत्साहन मिळाले. आणि ' धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार ' ही गणितावरील कादंबरी 
प्रकाशित करण्याचे ठरविले. तोरणा प्रकाशनचे श्रो.अनंत देशपांडे यांनी ते मान्य 
केले. त्यांच्या सहकार्यामुळे ही गणितावरची पहिली कादंबरी आपल्या हाती 
देताना मळा आनंद होत आहे. श्री देशपांडे यांना धन्यवाद. 


गणित काल्पनिका हा लेखनप्रकार या निमित्ताने सुरू होत आहे मी जे 
लिहिले ते परिपूर्ण आहे असा माझा दावा नाही. परंतु या निमित्ताने अशा 
प्रकारच्या लेखनाची सुरवात मराठीत व्हावी अशी इच्छा आहे. कल्पक तज्ज्ञ व 
जाणकार व्यक्‍तींनी यापेक्षा उत्तम, दर्जेदार गणित काल्पनिका लिहाव्यात ही 
अपेक्षा आहे. तसे घडून गणित काल्पनिकांचे नवे दालन मराठी वाडपयात सुरू 
व्हावे अशी इच्छा आहे. यातच खरा आनंद आहे आणि इच्छापूर्तीचे समाधानही 
आहे 


या लेखनाच्या संदर्भात वाचकांनी आवली टीका, सूचना, बरेवाईट जे 
काय वाटेल ते अवश्य कळवावे अशी विनंती आहे. आपल्या सूचनांचे स्वागत 
करण्यात महा आनंदच होईल. 


गणितावर आपला असणारा लोभ वृद्धिगत व्हावा. 


दिनांक १९1१०॥८९ पृ. ग वैद्य 
१२०६॥८अ, डॉ. गदगकर बंगला, 
पुणे ४११००४, 


एक 


२२ डिसेंबर १९७० या दिवशी घडलेली ही गोष्ट आहे. सकाळी 
अकराची वेळ. पुण्यातल्या भारत इंग्लिश हायस्कूलचे सभागृह प्रक्षकांनी 
तुडुंब भरले होते. खिडक्यांमधेसुद्धा लोक बसले होते. रामानुजम 
या भारतीय गणितीच्या जयंतीनिमित्त राज्य पातळीवर आंतरशालेय 
गणित कूटप्रश्‍न स्पर्धा भरविण्यात आल्या होत्या. उपांत्य सामना चालू 
होता-मुंबई जिल्हा व ओरंगाबाद जिल्हा यांच्यामध्ये. मुंबईच्या संघाने 
. औरंगाबादच्या संधाचा दणदणीत पराभव करून अंतिम फेरीत प्रवेश 
केला. मुंबईच्या मुलांच्या बृद्धिचातुर्याचे सारेच कोतुक करीत होते. हाच 
संघ अंतिम सामन्यातही विजयी होणार असाच सर्वांचा कोल होता. 

ठीक बारा वाजता दुसरा उपांत्य सामना पुणे जिल्हा विरुद्ध 
जळगाव जिल्हा असा सुरू झाला. सर्वांच्या मते हा सामना तर एकतर्फी 
होणार. पुण्याची हुशार मुले अगदी २०-२५ मिनिटांतच सामना 
जिकून अंतिम फेरीत प्रवेश करणार असं इथून तिथून साऱ्यांचं भाकीत 
होतं. पुणे-मुंबई या साडेतीन वाजता होणाऱ्या सामन्यात कोण जिंकेल 
यावर विविध तक॑ लढविले जात होते. अनेकजण आपापसात यावर 
पेजाही लावत होते. 

प्रत्यक्षात हा सामना चांगलाच रंगला. अगदी तब्बल तासभर 
चालू राहिला. ज्याला अटीतटीचा सामना म्हणता येईल असाच हा 
सामना झाला. अंतिम फेरीत प्रवेश करणाऱ्या विजयी संघाचे सर्वांनी 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > १ 


टाळयांच्या प्रचंड कडकडाटात स्वागत केले. हा संघ होता जळगाव 
जिल्ह्यातील पाल या आदिवासी भागातील शाळेचा. आणि ही विजयश्री 
खेचून आणणारे वीर होते दगड्या, घोंड्या, गणप्या. रंगीबेरंगी 
कपड्यांनी नटलेल्या जनसमूहात पांढऱ्या टोप्या घातलेलं हे. त्रिकूट 
आता उठून दिसत होतं. पांढरे शट, पोंगल खाकी पॅट घातलेल्या 
काळ्यासावळ्या व गबाळ्या वाटणाऱ्या या त्रिकुटाने पुण्याच्या बलाढ्य 
संघाचा अनपेक्षित पराभव करून साऱ्यांनाच आश्‍चर्याच्या दरीत फेकून 
. दिले होते, आणि आता पुणे-मुंबई या संघाच्या अंतिम सामन्याऐवजी 
पाल-मुंबई या अंतिम सामन्यावर लोकांची चर्चा चालू होती, पैजा 
लावणे चालू होते. | 

या व्रिकुटातील विजयाचा खरा मानकरी होता गणप्या. एका 
आदिवासीचे पोरटे. काळीभोर कांती, नकटं नाक, तेजस्वी डोळ, 
दारिद्रयाची साक्ष देणारी अंगयष्टी, डोक्यावर पांढरी टोपी, टोपीच्या 
वरींल फाटक्या भागातून बाहेंर डोकावणारे केस, पोंगल खाकी पॅट, 
असं गबाळं पण चुणचुणीत व्यक्तिमत्त्व असणारा गणपा हा या सामे- 
न्याचा खरा हीरो ठरला होता. गणपाला एक मजेशीर खोड होती. तो 
उभा राहिला क्रिवा चालत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात 
असेल तर नेहमी त्याचे दोन्ही हात मागे एकभेकात अडकवून ठेवलेले 
असत. या सवयीचे कारणही मोठे गमतीशीर होते. याची फॅट मागे 
फाटलेली असायची. आपले दारिद्रथ व अबू झाकण्यासाठी त्याला अशी 
सवय लागली होती. आज मात्र गणपाची पॅट मागे फाटलेली नव्हती. 
आज त्याने संभाजी पाटीलची पॅट एक दिवसासाठी उसनी घेऊन घातली 
होती. पग सवयीप्रमाणे तो उभा राहिला किवा फळ्याकडे चालला की 
हात मागे बांधून जायचा सगळे त्याच्या या विचित्र. सवयीला आज 
इथे हसलेही होते. पण त्याची प्रत्यक्ष बृद्धिमत्ता पाहून नंतर खजीलही 
झाले होते. आपल्या बुद्धिचातुर्याने गणपाने सगळ्यांना आपलेसे केल 
होते. 
- आता दोन तास सुट्टी होती. सवजण जेवणासाठी घरोघर चर्चा 
करत जात होते. गणपाचे अभिनंदन करीत होते. योगायोगाने जग- 


२ > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


प्रसिद्ध गणिती डॉ. मॅनकोव्हू या स्पर्धेला उपस्थित होते. त्यांनी गणपाला 
बोलावून घेंतले. गणपाशी हस्तांदोलन करीत ते म्हणाल, 

* काँग्रेच्युलेशन्स, माय बॉय. ' 

गणपा आपला गप्पच उभा होता. मग कुणीतरी कुजबुजल, 

“ए येड्या, थकय्‌ म्हण ना 

“थांक, थांकू, ' असं गांगरत गणपा गुणगुणला. 

“वेल, मे आय आस्क यू वन क्वेश्‍चन?' डॉ. मॅनकोव्ह गणपतला 
म्हणाल 

___ अपरिचित उच्चाराचं तोंडातल्या तोंडात गुळगळणारे इंग्रजी 
आमच्या गणपाला काही कळल नाही. महाराष्ट्र गणित अध्यापक महा- 
मंडळाचे कार्येवाह श्री. तांबोळकर यांच्या हे लक्षात आले. ते मधे पडले 
व त्यांनी गणपाला या प्रश्‍नाचा अथं मराठीत सांगितला. या प्रश्‍नाला 
गणपा कसचं इंग्रजीत उत्तर देणार? त्याने आपली होकारार्थी मान 
हळूवली 

हाऊ डिड य्‌ गेट द सोल्यूशन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन सो 
क्विकली? ' डॉ. मनकोव्ह यांनी त्यांना अस्वस्थ करणारा प्रश्‍न 
विचारला. | 
पुन्हा श्री. तांबोळकर यांनी या प्रश्‍नाचा अर्थ गणपाला मराठीत 
सांगितला. न घाबरता इंग्रजीत उत्तर देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. 

*आय5 आय$ गॉट, आय गॉट बाय गणपत इक्वेशन?' 
गणपाने अडखळत, घाबरत कसंतरी उत्तर दिलं. 

* गॅणपत इक्वेशन ! व्हाट इज धिस गॅनपत इक्वेशन ? ' जगातले 
अद्ययावत गणित कोळून प्यालले डॉ. मंनकोव्ह आश्चर्याने चकित 
होऊन म्हणाल. 

याबरोबर 'गणितशिक्षण या त्रेमासिकाचे संपादक श्री. जरीवाला 
पुढे सरसावले. ' गणितशिक्षण' या त्रेमासिकात गणपतने लिहिलेला 
* गणपत इक्वेशन' हा लख त्यांनी डॉ. मंनकोव्ह यांना दाखविला. 
एक अंकही त्यांना भेट दिला. डॉ. मॅनकोव्ह यांनी तो लख उभ्याउभ्याच 
अधाशासारखा वाचला. लेख मराठीत असला तरी गणितातील अंकव 


धन्यवाद श्रीयुत गृणाकार > ३ 


अक्षरे इंग्रजीत असल्यामुळे त्यांना लेखाचा आशय समजला. तेया 
लेखावर खूष होऊन म्हणाल, ' धिस इज रियली फॅन्टास्टिक ! ' त्यांनीं 
गणपाला शाबासकी दिली. खिशातून पेशाचे पाकीट काढले, गणपाला 
शंभर रुपयांची नोट बक्षीस म्हणून दिली. गणपाच्या बुद्धीचे कौतुक 
करीत डॉ. मॅनकोव्ह, जरीवाला व तांबोळकर निघून गले. 

गणपाचे जगद्विख्यात गणितीकडून झालेले कौतुक पाहून 
गणपाचे शिक्षक, त्यांचे मुख्याध्यापक यांना आकाश ठेंगणे वाटू लागले. 
प्रत्येकाच्या अंगावर मूठमूठ मांस आले होते. आपण अंतिम सामना 
जिंकणारच असा आत्मविश्वास त्यांच्यात निर्माण झाला होता. विजयी 
झाल्यावर गावी या मुलांचा भव्य सत्कार कसा करायचा याची स्वप्ने 
रंगवीत जेवणासाठी हॉटेलच्या दिशने सर्वजण चालले होते. 

इतक्यात - - - 

एक जाडाभरडा मोठा आवाज आला. 

*ए 55 गणप्या 55' 

या आवाजानं पार्‍्यांचं धाबंच दणाणलं. 

'ठरल्यापरमानं मी आलुया.' 

साऱ्यांचा आनंद एकदम विरघळला. 

-“'चल॑ लवकर माझ्या बराबर. ' 

सर्वांचे चेहरे एकदम पांढरेफट्ट पडले. 

गणप्याचा मामा त्याला लग्नासाठी न्यायला आल्यामुळे सगळेच 
हादरल होते, गोंधळून गेले होते. थोडा वेळ कोणीच काही बोलले 
नाही. शेवटी धोर गोळा करून मुख्याध्यापक म्हणाल, ' मामासाहेब, 
कृपा करून तुम्ही गणपाला आता लग्नाला घेऊन जाऊ नका. आज 
अंतिम सामना साडेतीन वाजता आहे. आमची सारी भिस्त गणपावर 
आहे. आम्ही हा सामना गणपामुळे निश्‍चित जिंकणार आहोत. आमची 
विनंती तुम्ही मान्य करा. ' 

सर्वांनी या विनंतीला दुजोरा दिला. 

पण रूढीप्रिय मामावर या बोलण्याचा काहीही परिणाम झाला 
नाही. उलट ते रागाने म्हणाले, 


४ > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


“हे बघा हेडसर, तुमच्या त्या कॅपिटिशन का फॅपिटिशन काय ते 
सकाळपातुर उरकाया सांगितल्या हुत्या. तवर गणपाला घेऊनशान 
जाण्याची आपली बोली हुती. म्या माझा सबुद पुरा केलाय. आता 
तुम्ही तुमचा संबुद गुमान पालाया हुआ. ' 

आता यावर मुख्याध्यापक काय बोलणार कपाळ? त्यांना तरीं 
काय कल्पना, आपला संघ अंतिम फेरीपर्यंत जाईल म्हणून. आपण तर 
पहिल्या-दुसऱ्या फेरीतच हरू म्हणून मुख्याध्यापकांनी गणपाला दुपारी 
एक-दीडपर्यंत सोडायचे कबूल केले होते. 

“मामासाहेब, या स्पर्धेतील विजयामुळे या मुलाचे, आपल्या 
शाळेचे, आपल्या गावाचे आणि तुमचेसुद्धा नाव होणार आहे. महा- 
राष्ट्रात पहिला नंबर म्हणजे साधीसुधी गोष्ट नाही. ही काँपिटिशन 
संपल्या संपल्या लगेच तुम्ही गणपाला खृशाल घेऊन जा. आमच्यासाठी, 
शाळेसाठी आणि गावासाठी आमच्यावर मेहेरबानी करा.' एका 
शिक्षकांनी मामांना कळवळून विनंती केली. 

“मास्तर, तुमच्या या काँपिटिशन दर वर्साला हुत्याती. पन लगीन 
भातर एकदाच हुतं न्हाय का? ' पालथ्या घागरीवर पाणी पडलेल्या 
.- वस्ताद मामांनी मास्तरनाच प्रश्‍न केला. 

यावर बरीच गरमागरम वादावादी व बाचाबाची झाली. बाता- 
वरण चांगलेच तापले. शिक्षक-मुख्याध्यापकांनी मामांची समजूत काढ- 
ण्याची शिकस्त केली. परोपरीने विनवण्या केल्या. पण आडमुठा मामा 
काही त्यांना दाद देईना. दुपारी तीनची गाडी चुकू नये म्हणून शेवटी 
मामा गणपाच्या हाताला धरून त्याला फरफटत घेऊन गेले. जड 
पावलांनी आणि खिन्न मनाने सर्वांनी आपला रस्ता धरला. 

दगड्या-धोंड्या हा सारा प्रकार शांतपणे बघत होते. जिथे 
थोरांची डाळ शिजत नव्हती, तिथं पोरांचं काय चालणार? पण दोघं 
पोरं फार जिद्दी होती. बेचेन झालेलो त्यांची मने त्यांना काहीतरी करा 
म्हणून सारखी डिवचत होती. दगड्या-धोंड्या आपल्या शिक्षकांना 
न सांगताच लपत-छपत मामांच्या पाठोपाठ गेले. 

आता दगड्या-घोंड्याच्या मनात एकच विचार चालू होता. 


धन्यवाद श्रीयुत गुगाकार > ५ 


काहीही करून मामांची तीनची रेल्वे चुकवायची. ही गाडी. एकदा 
चुकली की, शिरट्याला जायला दुसरी रेल्वे अथवा एस. टी. नाही. 
मग आपोआपच गणपा स्पर्धेला थांबेल आणि आपण ही राज्य पातळी- 
वरील स्पर्धा जिकू ! 


दोन 


मामांची ही गाडी चुकवायसाठी नेमके काय करावे हे दोघांनाही 
सुचत नव्हेते. दोघेही गोंधळलेल्या मनस्थितींत मार्गे काढण्यासाठी 
विर्चारविनिमय करीत होते. वेळप्रसंगी रेल्वेचे रुळ उखडून टाकण्याचा 
दृष्ट विचारही त्यांच्या मनात येऊन गेला. निश्‍चित काय करावे याच्या 
निष्कर्षाप्रत ते येऊ शकले नाहीत. दोघेही न कळत तिकीट घेण्यासाठी 
असलेल्या रांगेंत येऊन उभे राहिले 

वरील साऱ्या प्रकारात बराच वेळ जाऊन आता दुपारचे पावणे- 
तीन वाजले होते. म्हृणजे गाडी सुटायला फक्त पंधरा मिनिटे. बाकी 
होती. ही पंधरा मिनिटे म्हणज महाराष्ट्रातील विजयी संघ कोण हा 
निर्णय देणारी पंत्ररा मिनिटे होती 

तिकिटाच्या रांगेत दगड्या-घोंड्याच्या पुढे सहा-सात माणसे 
होती त्यानंतर धोंड्या उभा होता. मध्ये पुन्हा दोन-तीन माणसे ब 
नंतर दगड्या. दगड्याच्या मागे चार-पाच माणसे होती आणि त्यानंतर 
दि ग्रेट मामासाहेब व गणपा यांचा नंबर होता 

तिकोट मागताना जास्तीत जास्त वेळ काढायचा. वेळप्रसंगी 
तिकीट देणाराशी भांडण करायचे. वाटेल ते करून तीन वाजण्यापूर्वी 
मामांना तिकीट मिळू द्यायचे नाहीं असा दोघांनीही निर्धार केला 
होता. ठे 

पहिल्या सहा-सात जणांची तिकिटे काढून झाली. त्यात केवळ 
_दोत्त-तीन मिनिटे गेली. 


६ > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


भंग आला धोंड्याचा नंबर. 
धोंड्याच्या खिशात दमडीही नसताना धोंड्याने दोन मनमाडची 
तिकिटं मागितली. 
_ “मनमाडची तिकिटे? चार नंबरच्या खिडकीवर जा.' खिडकी- 
वरचा तिकीटविक्रेता धोंड्याच्या अंगावर.खेकसला. 


“वा रेवा! मी काय गाढव म्हणून इतका वेळ रांगेत उभा 
आहे काय? मला तुम्ही मनमाडची तिकिटे दिलीच पाहिजेत?! 
घोंड्याने वेळ काढण्यासाठी मुद्दामच मनमाडची तिकिटे देण्याचा आग्रह 
धरला. 


“ मनमाडची तिकिटे चार नंबरच्या खिडकीवर मिळतील म्हणून 
तुम्हांला एकदा सांगितले ना? तुम्हांला मराठी कळते का नाही! 
उगीच वेळ घेऊ नका.' तिकीटविक्रेता रागाने खवळून धोंड्याला खिडकी 
सोडायला सांगत होता. 

घोंड्यानें मनमाडच्या तिकिटाचे निमित्त करून तिकीटकक्रित्याशी 
भांडण सुरू केले. जास्त वेळ गेला तर गाडी चुकेल म्हणून रांगेतील 
मागचे लोक आरडाओरडा करू लागले. घोंड्याच्या बावळटपणावर 
संतापले, ' एवढी साधी अक्कल कशी नाही या टोणग्याला ' यासारख 
शेरे चिडळेले लोक मारीत. होते 

हा सारा तमाशा चालू असताना दगड्या शांतपणे रांगेत उभा 
होता. या प्रसंगातून मुक्ततेसाठी त्याने गणितदेवीची प्राथंना करण्यास 
सुरुवात केली. 

“ हे गणितदेवी, आम्ही प्रामाणिक मुले आहोत. तुझे भक्तही 
आहोत. गणिताचा अभ्यास करून नेहमी शंभरपेकी शंभर गृण मिळ- 
वितो. या संकटप्रसंगी तु आम्हांला मदत कर.' 

दगड्याने मनोभावे केलेली गणितदेवीची प्रार्थना फळांला आली. 
गणितदेवी प्रसन्न झाली. आणि दगड्याच्या कानात काही शब्द उमटू 
लागले. 

' प्रामाणिक व कष्ट करणाऱ्या मुर्लांना मी नेहमीच मदत करत 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > ७ 


असते. मी आज तुझ्यावर प्रसन्न झाले आहे. तुला हवा तो एकच वर 
माग.' 

या अनपेक्षित प्रकारामुळे दगड्या गोंधळला. काय वर मागावा 
तेच त्याला एकदम सुचेना. पण आलेल्या संधीचा फायदा घेणे तर 
आवश्यक होते. 

“ शिरट्याला जाणाऱ्या गाडीचे इंजिन बिघडून बंद पडू दे ' असा 
वर दगड्याने मागितला. 

दगड्याला वाटले हा वर मिळाला की आपले काम फत्ते झाले. 
शिरट्याला जाणारी गाडी रह्ृ होईल आणि गणपाला घेऊन आपण 
स्पर्धेला जाऊ. विजय आपलाच होणार हे निश्‍चित. 

पण असे घडले नाही. अनेकांची गैरसोय करणारा व फक्‍त 
दगड्यालाच उपयोगी असणारा हा वर देण्याचे गणितदेवीने नाकारले. 
याऐवजी गणितातील एखादा नियम बदलून मागण्यास सांगितले. 

या वेगळ्याच प्रकारच्या वर मागायच्या कल्पनेने प्रथम दगड्या 
जरा बुचकळ्यात पडला. नेंमका कोणता नियम मागावा ते काही त्याला 
सुचेना. थोडं शांत राहून त्याने विचार केला व पुढील वर गणितदेवीला 
मागितळा. 

* मी म्हणेन त्या वेळो, म्हणेन त्या ब्यक्‍्तीला गुणाकार करता 
येणार नाही. 

* तथास्तु. 

“हा वर इथून पुढे फक्त अर्धाच तास वापरता येईल. अर्ध्या 
तासांनंतर हा वर कार्य करणार नाही. डोके वापरून या वराचा योग्य 
प्रकारे उपयोग करून घे व तुला आलेल्या अडचणीतुन मार्ग काढ. तुला 
सुयश चितिते. गणितदेवीने दगड्याला हवा असलेला वर.लगेच देऊन 
टाकला. 

इकडे घोंड्याची तिकीटविक्रेता_व त्याच्यामागचे रांगेतील लोक 
यांच्याशी लढाई चालू होती. धोंड्याच्या आडमुठेपणामुळे गाडीला 
उशीर होतोय म्हणून खवळलेल्या लोकांनी धोंड्याची गचांडी धरून 
त्याला खिडकीपासून दूर फेकले. धोंड्याला बऱ्यापेकी मारही बसला, 


८ > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


या सार्‍या झोंबाझोंबीत धोंड्याचा शटे फाटला. तो आता बाजूला 
विव्हळत पडला होता. 

, घोंड्याच्या मागे असलेल्या दोघातिघांनी आपली तिकिटे भराभर 
काढली व गाडीत जागा मिळविण्यासाठी पळतच सुटले. आता 
दगड्याचा नंबर खिडकीपाशी आला होता. 

गाडी सुटायला आता फक्त दहा मिनिटे बाकी होती 

हं, जागे व्हा व बोला पटकन.' तिकिटविक्रेता तंद्रीत असलेल्या 
दगड्याच्या अंगावर ओरडला * 

* तिकिटे द्या. दगड्या शांतपणे म्हणाला. 

* मी काय इथे साखर विकायला बसलोय? तिकिटेच विकतोय. 
- पण कोठली ते सांगाल की नाही ! ' तिकीटविक्रेता संतापून बोलला, 

* अहो तिकीटमास्तर, जरा हात जलदी चालवा. आमची गाडी 
चुकेल. रांगेतुन कोणीतरी मास्तरला डिवचले. 

* शिरट्याची तिकिटे द्या. दगड्या संथपणे म्हणाला. 

* शिरट्याची तिकिटे, पण किती ? काय बावळट कार्ट आहेहे!' 
वैतागून तिकीटमास्तर बोलले 

५७ शिरट्याची तिकिटे. असे म्हणून दगड्या काही तरी 
पुटपुटू लागला 

५७ शिरट्याची तिकिटे, हे एंकन तिकीटमास्तरची बबळें 
कपाळाकडे सरकली 

५७ शिरट्याची तिकिटे ! काय शुद्धीत आहात काय? 
डोळ्याची बुबळे जाग्यावर आणीत तिकोटमास्तर बोलले. 

* होय. मी शुद्धीत आहे, मला शिरट्याची ५७ तिकिटे हवी 
आहेत.' दगड्या सावकाशपणे म्हणाला आणि काहीतरी तोंडाने पुटपुटू 
लागला. 

: काय लग्ताचे वऱ्हाड का?' तिकोटमास्तर ताळ्यावर येत 
म्हणाला 

* नाही, शाळेची सहल आहे.' काहीतरी उत्तर द्यायचे म्हणून 
दगड्या न कळत बोलून गेला. 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > ९ 


' मग, तुम्ही एक नंबरच्या खिडकीवर जाऊन सहलीसाठी अस- 
णारे रेल्वे कन्सेशन घ्यावा. तेवढेच मुलांचे पेसे वाचतील.' आपले काम 
टाळण्याच्या उद्देशाने व दगड्याला कटवण्यासाठी तिकीटमास्तरने 
फुकटचा सल्ला दिला. 

काहीतरी उत्तर द्यायचे म्हणून दिलेले उत्तर दगड्याच्याच 
अंगावर उलटले. तो जरा गोंधळला. पण त्याने लगेच स्वतःला सावरले. 

' काय सांगू तिकीटमास्तर, आमचं नशीबच फुटकं बघा. परवाच 
आमच्या शाळेचे हेडमास्तर एकाएकी हाट अंटॅकने वारले. मग रेल्वे 
कन्सेशन फॉमंवर सही कोण करणार हो?' असं म्हणून दगड्याने 
जोरात गळा काढला, आणि तो ओक्साबोक्शी रडू लागला. 

“ फार वाईट झाले हो, रडू नको हं. मी देतो तुला तिकिटं. असं 
म्हणून तिकीटमास्तर पेसे किती मागायचे याची आकडेमोड करायला 

गले 

दगड्याने दणकून ठोकलेली थाप लागू पडली आणि दगड्याते 
गणितदेवीची प्राथेना सुरू केली 

“ गणितदेवी, या तिकोटमास्तरना गुणाकार करता येणार नाही 
असं होऊ दे । 

आता तीन वाजायला फक्त आठच मिनिटे कमी होती. गाडी 
जाईल म्हणून रांगेतील लोक अस्वस्थ झाले होते. लवकर लवकर तिकिटे 
द्या म्हणून मास्तरना सगळेच विनवीत होते. 

शिरट्याचे तिकीट होते १९ रु. २५ पेसे. मास्तर १९-२५ ला 
५७ ने गुणण्याचा प्रयत्त करत होते. पण गणितदेवीच्य़ा वराचा प्रभाव 
आता सुरू झाला होता, त्यामुळे मास्तरना गुणाकार काही करता येत 
नव्हता. मास्तर वारंवार प्रयत्न करीत होते, पण त्यांना ते काही जमत 
नव्ह्ते. गुणाकाराची सुरवात कशी करावी हे त्यांना समजत नव्हते. 

शेवटी वेतागून तिकोटमास्तरांनी १९-२५ या संख्येत १९-२५ 
ही संख्या ५७ वेळा मिळविण्याचे ठरविले. त्यासाठी १९-२५ ही संख्या 
एकाखाली एक अशी ५७ वेळा लिहिणे आवश्यक होते. मास्तरनी 
१९-२५ ही संख्या एकाखाली एक लिहायला सुरवात केली. 


१० >< धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


सारा प्रकार दगड्या शांतपणे पाहत होता. एकाच व्यक्‍तीला 
तिंकीट द्यायला बराच उशीर लागत होता म्हणून रांगेतील लोक तिकीट- 
मास्तरवर कॉमेंटस्‌ मारत होते. 

“* सास्तर लवकर लवकर हात चालवलात तर देव तुमचे भले 


4 


करील. 
* झास्तरांचा हात झपाट्याने चालणार कसा ? वशिल्याने लाग- 
लेली माणसे कधी अंग झटकून काम करतात काय?' 
यासारखी अनेक वक्तव्ये लोकांच्या तोंडून बाहेर पडत होती. 


याचा मास्तरना मनापासुन राग आला होता. पण ते त्याकडे 
दुलक्ष करून आपले काम करण्याचा प्रयत्न करीत होते. 

“मास्तरांची कालची अजून उतरलेली दिसत नाही.” हे वक्तव्य 
ऐकून मात्र मास्तर चिडले. , 

* मला काय देवाने चार हात दिलेत? आता याची ५७ तिकिटे 
आहेत हा काय माझा दोष आहे? ' मास्तर गरम होऊन फणकाऱ्यात 
म्हणाले. . | 

या बोलण्यामुळे व चिडण्यामुळे १९-२५ ही संख्या किती वेळा 
लिहिली हे मोजलेले मास्तर विसरून गेले. पुन्हा १९-२५ किती वेळा 
लिहिले ते मोजावे लागले. लोकांच्या वात्रट वक्तव्यामुळे मास्तरांचे 
चित्त विचलित व्हायचे व १९-२५ कितीं वेळा लिहिले हे वारंवार 
मोजायला लागायचे. त्यामुळे १९-२५ हे ५७ वेळा लिहिण्यासच 
कितीतरी वेळ लागला. आता चार अंकी ५७ संख्यांची बेरीज बाकी 
होती. ती मास्तरांनी करण्यास सुरुवात केली. पाच नी पाच दहा, दहात 
पाच पंधरा, पंधरात पाच वीस - - - असं चाल होतं. 

' मास्तर, तुम्ही शाळेत गणितात कधीच पास झालेले नसणार.” 

* मास्तर जरा मंद बुद्धीचाच दिसतोय नाही का? ' 

तिकीटमास्तर सारे टोमणे ऐंकून वैतागायचे. चिडून मध्येच 
त्यांना काहीतरी उत्तर द्यायचे. त्यामुळे त्यांनी केलेली बेरीज विसरून 
जायचे व पुन्हा ती बेरीज पहिल्यापासून करायला लागायचे. या मोठ्या 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > ११ 


बेरजेला मुळातच बराच वेळ लागणार होता. त्यात अशा अडथळ्यांमुळे 
आणखीनच वेळ लागू लागला. 

गाडी सुटायला आता फक्त पाच मिनिटे बाकी होती. रांगेतले 
लोकं दगड्याच्या नावाने ओरडायला लागले. सर्वांचाच संयम सुटण्याची 
वेळ आली होती. 

दगड्याच्या लगेच मागे सुटाबुटात, टाय बांधून आलेले गणिताचे 
प्राध्यापक होते. ते तिकीटमास्तरवर व दगड्यावर चांगलेच चिडले. 

* साधा हिशोब करायला इतका वेळ लागतो का ? आणा इकडे, 
मी करून देतो हा हिशोब पटकन. वैतागून प्राध्यापक महाशय जोरात 
ओरडले. न 

दगड्याने ह्या प्राध्यापक महाशयांना हा हिशोब करून देण्याची 
विनंती केली आणि * या प्राध्यापकांनाही गुणाकार करता येणार नाही 
असे होऊ दे ' अशी गणितदेवीची प्राथंना सुरू केली.,तिकोटमास्तर- 
प्रमाणेच या गृहस्थांचीही फजिती झाली. 


। अहो गणिततज्ज्ञ विद्वान, लवकर लवकर आकडेमोड करा. 
साधा हिशोब करायला इतका वेळ लागतो काय? ' असा दगड्याने 
त्यांच्यामागे लकडा लावला. 

. आता गाडी सुटायला फक्त तीन मिनिटे बाकी होती. त्तिकोट 
मास्तरती आपली भली मोठी बेरीज करून दगड्यांकडे १०९७ रुपये 
२५ पैसे मागितले. दगड्याच्या खिशात दमडीही नव्ह्ती, तर १०९७ 
रुपये २५ पेसे तो बिचारा कोठून देणार? आता आपले बेंड फुटणार 
या भीतीने. दगड्याला दरदरून घाम सुटला. काय करावे ते सुचेना. 
रांगेतींल मागचे लोक ' लवकर वैसे द्या, नाहीतर व्हा बाजूला, असे 
ओरडत होते. अजून तीन मिनिटे काढणे भाग होते. दगड्या बुचकळथयात 
पडला. 

' “अहो शिरटेवाले, १०९७ रुपये २५ पैसे काढा लवकर. बाकी- 
च्यांची गाडी चुकेल. तिकीटमास्तर दगड्याच्या अंगावर वंतागून 
खेकसला. 


१२ > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


इतक्यात दगड्याला एक युक्‍ती सुचली. तो तिकीटविक्रेत्याला 
म्हणाला, 

___  तिकीटमास्तर, तुमची आकडेमोड चुकलेली दिसतेय. ही रक्‍कम 
८९७ रुपये २५ पैसे व्हायला पाहिजे. हवे तर परत एकदा तुमचे गणित 
तपासून पाहा.' 

* नाही नाही. माझं गणित अगदी बरोबर आहे. 'तुम्हीच तुमचे 
गणित तपासून पाहा. तिकोटविक्रेत जोरात ओरडला. 

*अहोमी - 

“ मला जास्त शहाणपणा शिकवू नका. मुकाट्याने सांगतो तेवढे 
पेसे काढा, तिकीटविक्रेता ठासून बोलला. 

' मास्तरसाहेब, मी हे गणित घरीच करून आलोय. शिवाय 
दोघा-तिघांकडून तपासूनही घेतले आहे. मला तरी खोटे बोलून काय 
मिळणार आहें? कृपया पुन्हा एकदा आकडंमोड तपासून मी काय 
म्हणतोय ते पडताळून पाहा. मास्तरसाहेब, प्लीज. दगड्याने अगदीं 
काकुळतीला येऊन मास्तरांना विनंती केली. 

कदाचित या मुलाचे गणित बरोबर असेल व आपले गणित चूक 
असले तर उगीचच २०० रुपयाला त्याला टोपी बसायची. म्हणून 
तिकीटविक्रेत्याने परत बेरीज करायला घेतली ५ नी ५ दहा, दहा नी 
पाच पंघरा, - - 

इकडे टायवाल्या प्राध्यापकालाही अजून उत्तरापर्यंत येता आले 
नव्हते. त्यांची आता रुपयातला ९. या अंकाची बेरीज चालू होती. 
बाकीचे पात्र तिकोटमास्तरच्या नावाने ओरडत होते. 

तिकीटमास्तरनी मात्र झपाट्याने आपली दुसऱ्या वेळची 
आकडेमोड पुरी केली. ती बरोबर १०९७ रुपये २५ पैसेच आली. 
'पहिल्या वेळच्या आकडेंमोडीवरोबरच ही आल्याने, तिकौटविक्रेत्याला 
आता जोर चढला होता. 

५ अहो शिरटेवाले शहाणे, माझीच आकडेमोड बरोबर आहे. 
मेहेरबानी करून आता झटकन १०९७ रुपये २५ पैसे काढा आणि 
ज्यांच्याकडून तुम्ही तुमचे गंणित तपासून घेतलेत ना, त्यांना एखाद्या 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार < १३ 


चांगल्या शाळेतल्या चवथीच्या वर्गात बसवा.” तिकीटविक्रेता मोठ्या 
'झबाबात बवचटपणे बोलला 

आत काय करायचं ? खिशात दमडी नाही. आता आपल्याला 
निश्‍चितच पब्लिकचा मार खावा लागणार असे दगड्याला वाटले. 
इतक्यात तीनची गाडी सुटल्याची शिट्टी आणि गाडी निघाल्याचा 
आवाज सर्वांच्याच कानी पडला. सगळे वैतागले. दगड्या आनंदला. 
त्यानें सुटकेचा निश्वास सोडला व तो म्हणाला, 

* मास्तरसाहेब, गाडी तर सुटली, आता ही तिकिटे घेऊन मी 
काय करू? आजची तिकिटे उद्या चालणार नाहीत तेव्हा मळा तिकिटे 
नकोत. तसदींबद्दल क्षमा असावी ! ' एवढे बोलून दगड्या तिकिटाच्या 
खिडकीपासून झटकन बाजूला झाला. 

रांगेत मागच्या बाजूस गणपाबरोबर उभे असलेले मामा संता- 
पले होते. रागाने आपला हात चोळीत होते. न कळतच गणपा मामांना 
सोडून दगड्या-धोंड्याकडे गेला. 

' मामा, आता गाडी चुकलीच आहे तर आम्ही गणपाला घेऊन 
स्पर्धेला जातो असे म्हणून मामांच्या होकार-नकाराची वाट न पाहताच 
तिघेही पळतच स्पधेच्या हॉलकडे निघाले. 


तीन 


स्पर्धेचा हॉल प्रेक्षकांनी तुडुंब भरून गेलेला होता. हा अंतिम 
सामना कोण जिंकणार यावर तकवितक चालू होते. शिक्षक, विद्यार्थी 
पालक, गणितज्ज्ञ, जिज्ञासू यांच्यात स्पर्धेबद्दल चर्चा चालू होती. कोणी 
म्हणत होते की, मुंबईचा संघच जिंकणार. तर ही पोंगळ पॅटवाली पोरं 
मुंबईची डाळ शिजू देणार नाहीत याबद्दल पेज लावत होते. काहीजण 
उपांत्य सामन्यात दोन्हीही संघातील मुलांनी दाखविलेल्या बुद्धिचातु- 
र्यांची उजळणी करत होते. अंतिम सामना बरोबर साडेंतीन वाजता 


१४ > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


सुरू करायचा म्हणून संयोजक विविध व्यवस्था लावण्यात गुंतले होते. 
मध्यभागीं एक मोठा व॒ दुसरा लहान, अति आकषक चकाकणारे 
करंडक हे सर्वांचेच लक्ष वेधून घेत होते. विजयी. व उपबिजयी 
संघांसाठी ही बक्षिसे होती. मोठ्या करंडकाचे नाव होते ' श्रीनिवास 
रामानुजम गणित प्रज्ञा पारितोषिक ' ठेवण्यात आले होते. तसेच विजयी 
व उपविजयी संघातील खेळाडूंसाठी ठेवलेली वैयक्तिक सुरेख पदके 
चकाकत होती 

आता बरोबर साडेतीनला दहा मिनिटे कमी होती 

इतक्यात घंटा खणाणली 

सगळीकडे शांतता पसरली 

स्पर्धेचे प्रमुख संयोजक व प्रसिद्ध गणितज्ज्ञ डाँ. रामस्वामी 
आपल्या जागेवर येऊन बसले 

सर्वांनी त्यांचे टाळ्या वाजवून स्वागत केले. 

डॉ. रामस्वामींनी ध्वनिक्षेपक हातात घेऊन बोलण्यास सुरुवात 
केलीं. 

' श्रीत्रिवास रामानुजम गणित प्रज्ञा स्पर्धेसाठी सवं उपस्थितांचे 
मी मनःपूर्वक स्वागत करती 

“स्पर्धा ठीक तीन वाजून तीस मिनिटांनी सुरू होतील. मुंबई व 
पाळ या दोन स्पर्धक संघातील खेळाडूंनी आपापल्या जागेवर येऊन 
बसावे. 

फस्ट कॉल, मुंबई संघ आणि पालचा संघ... ' गर्दीतून वाट 
काढत मुंबई संघातील गोरी-गोमटीं हुषार, तरतरीत मुले व्यासपीठाच्या 
दिशने येत होती. सर्वांनी टाळला वाजवून त्यांचे स्वागत केले. 

मुंबईचा संघ व्यासपीठावरील त्यांच्या जागी जाऊन बसला. 

मागोमाग पालचा संघ येईल अशीं सर्वांची अपेक्षा होती. 

सर्वांचे डोळे पालच्या संघाकडे लागले होते. 

व्यासपीठ ते मुख्य प्रवेशद्वार असे सर्वांचे डोळे चकरा मारीत 
होते. 

पण पालच्या संघाचा पत्ताच नव्हता, 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार % १५ 


आता ठीक तीन वाजून पंचवीस मिनिटे झाली होती. 

। सेकंड कॉल, पालच्या संघाने व्यासपीठाकडे यावे' डॉ. 
रामस्वामींनो माईकवरून विनंती केली. 

कोणी व्यासपीठाकडे येण्याची लक्षणे दिसत नव्हती. 

इतका वेळ असलेली शांतता लोकांच्या*कुजबुजण्याने भंग पावली 
होती. प्रेक्षकांच्या मनात नाना प्रकारच्या शंका डोकावत होत्या. 

वाट पाहण्यात तीन एक मिनिटे केव्हा गेली ते लोकांना कळलेंच 
नाही. 

इतक्यात मुख्य प्रवेशद्वारातुत एक ,मुलगा आला तो तडक 
व्यासपीठावर डॉ. रामस्वामींच्याकडे गेला. त्याने एक चिठ्ठी डॉ. 
रामस्वामी यांना दिली. प्रेक्षकांना वाटले, बहुधा हा संघ जरा उशिरा 
येणार असल्याची सूचना त्यात असावी. काहींना वाटले बहुधा हा संघ 
येऊ शकत नाही असा या चिठ्ठीत मजकूर असावा. डॉ. रामस्वामी 
: चिठ्ठी वाचत होते. सवेजण डॉ. रामस्वामींच्या चेहऱ्यावरील 
हावभावांचे निरीक्षण करीत होते. त्यांच्या चेहऱ्याच्या हावभावांवरून 
चिठ्ठीतील मजकुराबद्दल आपआपल्या परीने तकंवितकं ल्हीत. होते. 

इतक्यात माईकवरून आवाज आला. 

'“हृंलो, हूंलो, युवर अटेन्शन,प्लीज. 

सगळीकडे शांतता उगवली. 

आता पुढे काय ऐकायला मिळणार याबद्दलची उत्कंठा शिगेला 
पोहोचली. 

“थर्ड अंड फायनल कॉल. पालच्या संघाने व्यासपीठावरील 
आपल्या जागेवर त्वरीत यावे. ! 

पुन्हा प्रेक्षकांची कुजबुज सुरू झाली. 

* खेडेगावची पोरे ही, त्यांना स्पर्धेचे ठिकाण कदाचित सापडले 
नसेल. ' एकाने जरा जोरात आवाज दिला. 

त्यावर काहींजण कुत्सितपणे हसले. 

स्पर्धेचे व्यवस्थापक मंडळ तर फारच अस्वस्थ झाले होते. 

एकदम माईकवरून आवाज आला. 


१६ > धन्यवाद श्रीयुत गूणाकार 


“हलो, हृंलो, युवर अटेन्शन प्लीज. ' पुन्हा एकदम सारे शांत झाले. 

“आता पालचा संघ एक मिनिटात व्यासपीठावर दाखल झाला 
नाही, तर तो संघ बाद करून मुंबईचा संघ विजयी क्षाला असे जाहीर 
करण्यात येईल. ' 

शांतता फाडून प्रेक्षकांचा एकदम गलका सुरू झाला. अंतिम 
सामना न होता निणय म्हणजे सर्वांचीच निराशा. 

साऱ्या स्पर्धेचा विचकाच होणार. 

सगळेच अस्वस्थ झाले. पण चरफडण्यापलीकडे ते काहीही करू 
शकत नव्हते. 

माईक सुरू झाल्याचा धुंई असा आवाज झाला. 

भीषण शांततेने वातावरणाचा ताबा घेतला. 

“हृंलो, हलो, युवर अटेन्शन प्लीज. ' 

प्रेक्षक श्‍वास रोखून व कान टवकारून तयार होते. 

“पालचा संघ अद्याप न आल्याने तो संघ बाद...' टाळध़ांच्या 
प्रचंड कडकडाटात माईकवरील पुढचे बोलणे कोणाला ऐकूच आले नाही. 
तसेच डॉ. रामस्वामींना पुढचे बोलणे थांबवावे लागले. 

घामाने ओले चिंब झालेले पाल संघाचे त्रिकूट धापा टाकीत 
. गर्दीतून वाट काढीत व्यासपीठाकडे जात होते. 

दगड्या, धोंड्या व गणप्या हे बाह्यतः गबाळे दिसणारे पण 
अतिशय बुद्धिमान असणारे त्रिकूट व्यासपीठावरील आपल्या जागेवर 
स्थानापन्न होईपर्यंत प्रेक्षकांनी टाळ्यांचा गजर चालू ठेवला होता. 

सर्वांनाच अंतिम झुंज पाहण्याची प्रचंड आतुरता असल्यामुळे 
या संघाच्या उशिरा येण्याबद्दल कोणीही काहीही हरकत घेतली नाही. 
अंतिम सामन्यास सुरुवात झालो. 

के. श्रीनिवास रामानुजम गणित प्रज्ञा स्पर्धेचे प्रमुख संमोजक 
डॉ. रामस्वामी यांनी महाराष्ट्र गणित अध्यापक महामंडळाच्या वतीने 
दोन्ही संघांचे आणि पुन्हा एकदा उपस्थितांचे स्वागत केले. 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > १७ 


डॉ. रामस्वामी यांनी दोन्ही संघांना सर्वांसमक्ष स्पर्धेचे नियम 
समजावून सांगितले. 

अ) प्राश्‍निक डॉ. कहाळेकर प्रत्येक वेळी एक असे एकूण दहा 
प्रश्‍न विचारतील. | 


ब) प्रत्येक संघाने कागदावर फक्त उत्तर लिहून प्राशश्‍निकांकडे 
द्यावे. उत्तराचे स्पष्टीकरण नंतर स्पर्धकाने द्यावयाचे आहे. उत्तर व 
स्पष्टीकरण दोन्हीही बरोबर असतील तरच गुण मिळतील. 


क) पहिल्या तीन मिनिटांच्या आत मिळालेल्या बरोबर उत्तरास 
दहा गुण मिळतील. त्यानंतरच्या तोन मिनिटांत बरोबर दिलेल्या उत्तरास 
पाच गुण मिळतील. 


ड) दहा प्रश्‍न पूण झाल्यावर प्रत्येक संघास मिळालेल्या 
गुणावरून विजयी संघ ठरविण्यात येईल. 


ई) कोणत्याही वादामध्ये स्पर्धाप्रमुखांचा निणेय अंतिम राहील 
व तो संबंधितांचेवर बंधनकारक राहील. 


डॉ. रामस्वामी यांनी दोन्ही संघास नियम नीट समजलेत का ते 
विचारले. दोन्हीही संघांचा होकार मिळाल्यावर त्यांनी डॉ. कहाळेकर 
यांना स्पर्धा सुरू करण्याची विनंती केली. 
___ डॉ. कहाळेकर. यांनी ओव्हरहेड प्रोजेक्टरचे बटण ऑन केले आणि 
पडद्यावर पहिला प्रश्‍न आला. 


प्रन क्र. १-र 
1 रुपया > 100 प॑से 
द रुपया - 25 पैसे 
दोन्ही बाजूंचे वर्गमूळ काढून 
त रूपया -- 5 पेसे 
दोन्ही बाजूस दोनने गुणून 
1 रुपया -_ 10 पैसे? ? 


१८ > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


कोणत्या पायरीवर नेमकी काय चूक झाल्यामुळ रुपयाचे अवमूल्यन 
झाले ते शोधा. 

पाल व मुंबई संघांबरोबर प्रेक्षकही रुपयाची घसरण थांबविण्याचा 
प्रयत्न करत होते. बऱ्याच जणांना उत्तर सापडत नसल्याने त्यांच्या 
गाणताच्या ज्ञानाचेही अवमूल्यन होत होते. 

मुंबई संघाने पहिल्या तींन मिनिटांच्या आतच त्यांचे उत्तर 
कागदावर लिहून डॉ. रामस्वामी यांच्याकडे दिले. 

पाल्चा संघ धापा टाकत आल्यामुळे ते अजून प्रश्‍न 

_ सोडविण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. त्यामुळे पहिल्या तीन मिनिटांच्या 
घंटेपर्यंत त्यांचे उत्तर गेले नाही. सर्वांना वाटले दुसऱ्या तीन मिनिटांत 
तरी हे उत्तर जाऊन निदान त्यांना पाच गुण तरी मिळतील. पण पाल 
संघाने सर्वांची निराशा केली. दुसरी तीन मिनिटे झाल्याची घंटा झाली. 
सवंत्र शांतता पसरली. डॉ. रामस्वामींनी मुंबई संघाचे उत्तर वाचून 
दाखविले. 

“चूक तिसर्‍या पायरीत आहे. तिसऱ्या पायरीवर दोन्ही बाजूंचे 
वगंमूळ काढले आहे ते बरोबर नाही. दोन्ही बाजू वेगळ्या परिमाणात 
आहेत. त्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या संख्या समान नसणार हे उघड आहे. 
अशा वेळो दोन्ही बाजूंचे वरगंमूळ घेऊन काढलेले अनुमानही चूकच 
असणार . | 

डॉ. रामस्वामींनी मुंबई संघाचे उत्तर बरोबर आहे व ते पहिल्या 
तीन मिनिटांत आल्यामुळें त्यांना दहा गुण दिल्याचे जाहीर केलें. 

टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट झाला. 

बंगलोरच्या इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्सचे डॉ. टिकेकर एक्सपटंस्‌ 
कॉमेंट कस्टमसाठी उभे राहिले. प्रेक्षकांच्या उद्बोधनासाठी त्यांनी 
अशीच माणखी काही उदाहरणे सादर केलीं. 

. उदा. १) ] मीटर << 100 सें. मी. 

दोन्ही बाजूंचे वर्गमूळ काढून 
1 मीटर 3 10सें. मी. ? ? ? 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > १९ 


उदा. २) 1 रुपया 3 100 पैसे 
10 पेसे > 10 पैसे 


यी । । 
दृ रुपया > 16 र्पया 


_ र 


॥| 


न| पैसा 
1 रुपया < 1 पैसा??? 

पहिल्या प्रश्‍नअख्बेरचा गुणफलक झळकला- 

मुंबई संघ १० गुण, पाल संघ ० गुण. 

डॉ. रामस्वामींनी पुढील प्रश्‍नासाठी तयार राहण्याचा दोन्ही 
संघांना इशारा देऊन डॉ. कहाळेकरांना दुसरा प्रश्‍न देण्याची विनंती 
केली. 

प्रश्‍न क्र. २ - श्रोरामपूरचे प्रगत बागाईतदार श्रीमंत दगडूशेठ 
यांनी आपला मुलगा उत्तमराव याला पुण्यास शिक्षणासाठी पाठविले- 
उत्तमराव अभ्यास सोडून इतरच उद्योग उत्तम प्रकारे करायचे. 
इतर उद्योगासाठी पेसे कमी पडले कौ, वडिलांना तार पाठवायचे. 
&शा) ॥॥01५४%. बिचाऱ्या शिक्षणप्रमी वडिलांनी उत्तमरावांना 
३ वेळा पैसे पाठविले. चवथ्या वेळी अशीच तार आल्यावर त्यांनी 
उत्तमरावांना पत्र धाडले- 

चि. उत्तमराव, अनेक आशीर्वाद. 

५७1२1) 
-- )॥९0एरेा]ः, - 
_ ॥0॥एए५ 

यामध्ये प्रत्येक अक्षर ० ते ९ अंकासाठी एकदाच वापरले आहे. 
॥ठपा) ॥॥017२0. ॥॥0॥४% ही बेरीज बरोबर येण्यासाठी प्रत्येक 
अक्षर कोणत्या अंकासाठी वापरले आहे ते शोधून कळवा म्हणजे उत्तर 
बरोबर असल्यास एक हजार रुपये पाठवितो. उत्तर त्वरीत यावे. 


आपला प्रमळ पिता, 
दगडूशेठ 


२० > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


तुम्ही तर उत्तंमरावचे जिगरी दोस्त. शोधा याचे उत्तर. 


दोन्ही संघ व प्रेक्षक उत्तर शोधायला लागले. थोड्या अवषीतच 
दगड्शेठच्या प्रश्‍नाचा हिसका सर्वांच्या लक्षात आला. पेसे खरचं 
करण्याइतका हा प्रश्‍न सोपा नव्हता. हजार रुपये द्यायला तयार होणारा 
प्रेळ पिता बावळट नाही हे सर्वांच्या ध्यानात आले होते. 


मुंबई संघाने सहावे मिनिट संपता संपता आपले उत्तर दिले. 


पाल संघ सहावे मिनिट संपेपर्यंत उत्तर देऊ न शकल्याने त्यांनी सर्वांची 
निराशा केली. 


डॉ. रामस्वामींनी मुंबई संघाचे उत्तर वाचून दाखविले. 


9567 
-- 1085 
10652 


हे उत्तर बरोबर असल्यामुळे व दुसऱ्या तीन मिनिटात 
आल्यामुळे मुंबई संघास ५ गुण दिल्याचे जाहीर केले. 

टाळ्यांच्या प्रचंड कडकडाटात डॉ. टिकेकर त्यांच्या एक्स्पटंस्‌ 
कॉमेंटस्‌ देण्यासाठी उभ राहिले. 

अशा प्रकारच्या उदाहरणांना सिम्पल अंरिथमॅटिक म्हणतात 
असे सांगून, सर्वांच्या मेंदूला खुराक म्हणून त्यांनी आणखी काही उदा- 
हरणे दिली. हीं सवे उदाहरणे सोडविण्यासाठी फक्त पहिल्या, दुसऱ्या 
वर्गाचे गणिताचे ज्ञान पुरेसे आहे. 


1)  $%५४ए 2) &ाफपा) 
-- ऐश0ा7र7 __-__1.785 
१07४४ न ॥॥01४ए४ 
3) ""'पमार0?ए 4) ऐशा 
--  ए0एारे - 70एार 
$7४एथ जे: 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार < २१ 


5) 50शा'४ 6) १२५) 


गाप्ठाश -- गपा& 
गाटाप ०4ठ5 
डार | 
7) २४५० 8) 456095 
___- पप्ता8 - -- एळ्माटा, 
रत: ०53, 


८ व्या उदाहरणात 0 व 1! हे ४०, , मध्ये आहेत आणि 
& हा ७पेक्षा मोठा आहे 


9) 5ए५ष्ाथ 10) 0फणष्छ 
-- 5५९ ग"७0 
- डाऊ *- 70एारे 

ह 21:10 &50"ठाप 


* या प्रश्‍नांची उत्तरे मी मुद्दाम देत नाही. उत्तरे दिल्यास 
लढण्यातली गंमत जाईल, असे सांगून डॉ. टिकेकर आपल्या जागी 
जाऊन बसले. यानंतर दुसर्‍या प्रश्‍नअखेरचा गुणफलक झळकला. मुंबई 
संघ १५ गुण, पाल संघ ० गुण 

डॉ. रामस्वामींनी दोन्ही संघांना पुढील प्रश्‍नासाठी तयार 
राहण्याचा इशारा देऊन डॉ. फहाळेकरं यांना पुढील प्रश्‍न फळ्यावर 
दाखविण्याची विनंती केली. 

प्रश्‍न क्र. ३- 

व 9 


|: << 70 सें. मी. ---> € 


२२ > धव्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


%॥(01) या आयताची लांबी 16 सेमी व रुंदी 9 सेमी आहे. 
या आयताचे फक्त दोन तुकडे करून ते वेगळ्या पद्धतीने जुळवून चौरस 
मिळवा. कसे कराल ते सांगा. 


वेळ सुरू झाल्याची घंटा झाली. 

दोन्ही संघ व प्रेक्षक कामाला लागले. 

तिसऱ्या मिनिटाला मुंबईचे उत्तर आले. 

सर्वांनी टाळा वाजविल्या. 

तीन मिनिटे पुरी झाल्याची घंटा झाली. 

चौथ्या मिनिटाला पाल संघाचे उत्तर आले. 

डॉ. रामस्वामी यांनी दोन्ही संघांची उत्तरे बरोबर असल्याचे 
सांगितले. मुंबई संघाचे उत्तर पहिल्या तीन मिनिटात आले म्हणून 
त्यांना दहा गुण दिले. पारू संघाचे उत्तर दुसऱ्या तीन मिनिटात 
आल्यामुळें त्यांना पाच गुण मिळाले. 

बरोबर उत्तर पडद्यावर दाखविण्यात आले ते असे - 

१) 4 सेंमी लांब व 3 सेमी रुंद असे आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे 


दिलेल्या आयताचे 12 लहान आयत तयार केले. कृती समजण्यासाठी 
त्यांना 1] ते 12 क्रमांक दिले आहेत. 


टरी क... यती 2. 
| ५ 12 3 


4 ी 4 
3 9 
2 | 8 11 3 
] चक 
4 वै 


न्याल 


3 

3 
| ग _ 10 |3 

3 नना 


"णब्षण्णाणाष्षणाणा णारा १णाड 


4 
ह 
5 जे 
4 

ब 

२) आकृतीत दाखविलेल्या दुरेघेवरून काप घेऊन आयताचे 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार » २३ 


दो भाग केले. भाग १ मध्ये आयत 1, 2, 3, 4, 5 व ? पडतात. तर 
दोनमध्ये आयत क्रमांक 6, 8, 9, 10, 11, 12 पडतात. 


की 4 4 

3॥ 6 9 12 2 
भां 

3 3 ॥ 8 11 |3 

|॥ 

* 10 

2 5 ढं 

30 र 7 ॥3 


भाग २ ( आयतक्र. 10, 11, 12, 8, 9, 6 असलेला ) उचलून 
आत [तीत दाखविल्याप्रमाणे भाग 1] वर ठेवला. नवीन येणारी आकृती 
हरी 12 सेमी बाजू असलेला चौरस मिळतो. 
उत्तर पाहून सर्वजण चाट पडले. 
डॉ. टिकेकर त्यांच्या नेंहमीच्या पद्धतीप्रमाणे फेऱ्या मारत 
एक्सॅपटंस्‌ कॉमेंटस्‌ देऊ लागलें. 
“हे उदाहरण सोडविण्यासाठी फार मोठे गणिताचे ज्ञान असण्याची 
ग रे ॒ आपल्याजवळ असलेले ज्ञान दिलेल्या परिस्थितीत 
कौशल्याने वापरण्याची सवय असण्याची गरज आहे. भापल्याजवळ 
गणिताचे किती जास्त ज्ञान आहे (जास्त असले तर चालेल), यापेक्षा 


२४ > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


: असलेले ज्ञान किती विविध प्रकारे वापरता येते हे महत्त्वाचे आहे. 
यासारखी आणखी काही उदाहरणे सरावासाठी घ्या. 


उदा. १ : चार सेमी बाजू असलेल्या चौरसाचे असे तीन तुकडे 
करा की, ते वेगळ्या पद्धतीने जुळविल्यावर त्यांपासूम 8 सेमी लांब व 
2 सेमी रुंद असणारा आयत मिळेल. 


उदा. २ : या आकृतींचे चार एकरूप असणारे तुकड तयार करा. 
-_> सेमी-> 


-- बसेमी. णे 


1. बेक 

उदा. ३ : आगपेटीतील पंधरा काड्या वापरून तीन चौरस 
तयार करा. 

' उत्तरे शोधण्याचा तुमचा आनंद मी हिरावून घेऊ इच्छित 
नाही म्हणजेच याची उत्तरे मौ सांगणार नाही, तुम्ही शोधा, असे 
सांगून डॉ. टिकेकर आपल्या जागेवर जाऊन बसले. 

यानंतर तिसर्‍या प्रश्‍नाअखेरचा गुणफळक झळकला. मुंबई संघ 
25 गुण. पाल संघ 5 गुण. 

मुंबई संघाच्या यशाची चर्चा प्रेक्षकात सुरू असताना चवथा प्रश्‍न 
पडद्यावर आला. 

प्रश्‍न क्र. ४ : अभ्यास करताना रामूला रोज रात्री दोन 
मेणबत्त्या लागतात. मेणबत्ती जळून गेल्यावर जे मेण उरते, त्याचा तो 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > २५ 


संग्रह करून ठेवतो आणि अशा 7 दिवसांच्या तुकड्यांची तो एक 
नवी मेणबत्ती तयार करून वापरतो. त्याच्याजवळ 266 मेणबत्त्या 
आहेत, तर या मेणबत्त्या त्यास किती दिवस पुरतील? 


'मेणबत्त्यांबरोबर सर्वांनी आपले मेंदू जाळण्यास सुरुवात केली. 
उत्तर जमेलसे वाटायचे की काहीतरी चुकले म्हणून परत सुरुवात 
करायची. सहज जमेल असे वाटणारे उदाहरण सर्वांना चुकवीत होते, 
फसवीत होते. यात तीन मिनिटे केव्हा संपली व त्यांची घट केव्हा 
झाली याचा कोणालाच पत्ता लागला नाही. दुसऱ्या तीन मिनिटात 
दोन्ही संघांती उत्तरे डॉ. श्रीनिवासन यांच्याकडे दिली. दोघांचीही 
उत्तरे बरोबर आहेत व दुसऱ्या तीन मिनिटांत आल्याने प्रत्येक संघास 
5 गुण दिल्याचे जाहीर करण्यात आलें. मागोमाग उत्तर पडद्यावर 
दाखविण्यात आले ते असे- 


१) 266 भेणबत्त्या या 266 3 133 दिवस जळतील. 
) या 266 जळालेल्या मेणबत्त्यांपासून 266 .__ 38 मेणबत्त्या 


तयार होतील. या र 19 दिवस जळतील. 


३) या जळालेल्या 38 मेणबत्त्यांपासून 5” म्हणजे 5 पुणं 


मेणबत्त्या व 3 जळालेल्या मेणबत्त्यांचे साहित्य मिळेल. या 5 
मेणबत्त्यांपेकी 4 मेणबत्त्या दोन पूण दिवस जळून एक मेगबत्ती शिल्लक 
राहील. 

४) वरील 3 मध्ये, शिल्लक असलेल्या 3 जळालेल्या 
मेणबत्त्यांचे साहित्य व॒ 4 मेणबत्त्या जळून मिळालेले साहित्य यातुन 
एक पूर्ण मेणबत्तो मिळते. ही एक मेणबत्ती व वरील ३ मध्ये शिल्लक 
असलेली एक पूर्ण मेणबत्ती अशा दोन मेणबत्त्या एक दिवस वापरता 
येतील. याप्रमाणे वरील 4 पायऱ्यांपासून मिळणारे एकूण दिवस- 


२६ > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


"- 133-19--2--1 155 दिवस. 

डॉ. टिकेकर एक्स्पर्टस्‌ कांमिटसाठी उभे राहिल व म्हणाले, 
* अशी उदाहरणे सोडविताना पुस्तकातील रीतीपेक्षा योग्य प्रकारे तकं 
वापरण्याची गरज असते. असा तर्क वापरण्याचे शिक्षण गणिताच्या 
अभ्यासातून मिळते. आणखी काही अशी उदाहरणे पाहा. 

उदा. १ : आजचा दिवस खरोखरच भाग्याचा म्हटला पाहिजे. 
* कारण श्रीमती मनोरमाबाई केसकरांच्या बागेतील सुचमेली, सोनराणी 
व राजमोगरा या तिन्ही प्रकारच्या झाडांची फुले एकाच दिवशी 
उमलली होती. या तिन्ही झाडांच्या फुलांचे वेशिष्ट्य आहे. ही फुल 
रात्री गळून पडतात व पुन्हा त्यांना अनुक्रमे 4 7 ब 13 दिवसांनी 
फुले येतात. तर सवे प्रकारच्या झाडांना पुन्हा एकाच दिवशी किती 
दिवसांनी फुल येतील 

उदा. २: 16, 18, 22, 23, 24, 34 लिटर द्रव सामावेल अशा 
सहा बरण्यांपेकी एक रिकामी आहे. बाकीच्या बरण्यांपैकी काही 
बरण्यात पाणी आहे व काही बरण्यात दूध आहे. दुधाच्या बरण्यातील 
एकूण दूध पाण्याच्या बरण्यातील एकूण- पाण्यापेक्षा दुप्पट आहे, तर 
रिकाम्या, दूध भरलेल्या व पाणी भरलेल्या बरण्या कोणत्या ? 

डॉ. टिकेकर जागेवर जात असतानाच चोथ्या प्रश्‍नाअखेर 
झालेल्या स्पर्धेचा गुणफलक झळकला, 

_ मुंबई संघ 30 गुण; पाल संघ 10 गुण. 

मुंबई संघानें सुरुवातीपासून मिळविलेली आघाडी अजून टिकवून 
धरलेली होती. याबहल प्रेक्षकांच्यात चर्चा सुरू असतानाच पाचवा 
प्रश्‍न पडद्यावर आला व सवंत्र शांतता पसरली. 

* प्रश्‍न क्र. ५ : एका प्रतलामध्ये चार बिंदू असे स्थापा की, 
त्यातील कोणत्याही दोन बिदूंना जोडणारी रेषा ही उरलेल्या दोन 
बिंदूंना जोडणाऱ्या रेषांना लंब असेल. बिदू स्थापण्याची रचना सांगा. 

बाह्यतः: फालतूक वाटणाऱ्या या प्रश्‍नाचे सर्वांचेच डोके फिरवले. 
कोणी म्हणाले, प्रत्यक्ष कंपास व पट्टी घेऊन केल्याखेरीज हे जमणार 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > २७ 


नाही. पहिली तीन मिनिटे संपून त्यानंतरची दोन मिनिटेही संपली. 
बरेच प्रेक्षक हताश होऊन आता बरोबर उत्तर कोण देतोय ते आतुरतेने 
पाहत होते. शेवटच्या दोन सेकंदात पाल संघाने उत्तराचा कागद दिला. 
प्रेक्षकांनी थोड्या बिचकतच टाळ्या वाजवल्या. कारण उत्तर वेळेत 
दिले तरी ते बरोबर आहे की नाही हे ठरायचे होते. डॉ. रामस्वामी 
यांनी पाल संघाचे उत्तर बरोबर आहे असे सांगताच. टाळ्यांचा 


कडकडाट झाला, या कडकडाटात या प्रश्‍नाचे उत्तर पडद्यावर आलि 
ते असे- 


है 


8 0 - ८ 


कोणतेही तीन 5, 3, €' हे एका रेषेत नसणारे बिदू घ्या. १ ८ 
या त्रिकोणाचा शिरोलंब संपात (आरथोसेंटर) हा.चवथा बिंदू प॒ घ्या. 
है. 3े, &, ह, यांपेकी कोणत्याही दोन बिंदूंना जोडणारी रेषा ही 
उरलेल्या दोन बिंदूंना जोडणाऱ्या रेषेस लंब आहे. 

या प्रश्‍नाचे उत्तर इतके सोपे असून ते आपल्याला का सुचलं 
नाहीं याचा आश्चर्याने सवंजण विचार करींत होते. 

डॉ. रामस्वामींनीं मुंबई संघास ० गुण व पाल संघास 5 गुण 
दिल्याचे जाहीर केले. 

डॉ. टिकेकर कमरेवर हात ठेऊन सर्वांपुढे उभ होते. 

* मित्रांनो, आता अशीच डोक्याला मुंग्या आणणारी उदाहरणे 
पाहा. इतर उदाहरणांप्रमाणे काही उदाहरणे सोडविण्यास मापले 


२८ > धत्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


शाळकरी गणिताचे ज्ञान पुरेसे आहे. 

पुढील रचना फक्त कंपास व पट्टीचा वापर करून करा. पट्टीचा 
उपयोग फक्त रेषा काढण्यासाठी करावयाचा आहे, लांबी मोजण्यासाठी 
नाही. | | 

(1) 3 व ९) हे दोन रेषाखंड आहेत. यांतुन जाणार्‍या १0 
व 8) या रेषांचा छेदनबिदू आपणाला माहीत नाहो. 

? हा कोणताही एक बिंदू आहे. ? या बिंदूतून जाणारी ७७ 
€]) या रेषांच्या छेदनबिदूतून जाणारी रेषा काढा. 


(&5-व €]) यांचा छेंदनबिदू माहीत नाही याचा अर्थ असा 
की 9 व (1) छेदतील अशा रेषा वाढवावयाच्या नाहीत किवा 
त्यांच्या छेदनबिदूचा उत्तर काढण्यासाठी वापर करावयाचा नाही.) 


शण फ्टण्ण्ट 
(ग) ४2४71 रेषाखंड &8 व रेषाखंड 3 यांची लांबी 
सारखी आहे. फक्त पट्टी वापरून &5 चे तीन समान भाग करा. 


या प्रश्‍नांबरोबरच डॉ. टिकेकर यांची एक्सपटंस्‌ कॉमेंटस्‌ 
सांगण्याची पाळी संपणार होती. त्यांनी उत्तम सहकार्याबद्दल आभार 
मानून सर्वांची रजा घेतली. 

पाचव्या प्रश्‍नअखेरचा सविस्तर गुणफलंक प्रेक्षकांच्या पुढे 
आला. 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > २९ 


वविचचा चच प 00 । 05 05 । 05 | 15 


पाल संध अजूनही मागेच होता. तरी,पण त्याने शेवटच्या तीन 
प्रश्‍नात बरीच आघाडी मारून, आता तो केवळ १५ च गुणांनी मुंबई 
संघाच्या मागे होता. कोणता संघ जिंकेल याबद्दलचे तकं आता जरा 
रंगात यायला लागले होते. पाल संघ जिंकण्याची शक्यता आहे असे 
आता बरेचजण म्हणू लागले होते. या चर्चमुळे प्रेक्षकांच्यात सध्या 
बऱ्यापैकी गोंगाट सुरू झाला होता. 

डॉ. रामस्वामींनी सर्वांना शांत राहण्याची विनती करून डॉ. 
कहाळेकर यांना पुढील प्रश्‍न पडद्यावर दाखविण्याची विनंती केली. 

प्रश्‍न क्र. ६: 4 ही संख्या बरोबर चार वेळा वापरून आणि 
4., -, &, उ, ५ ही चिन्हे वापरून 0 ते 20 पर्यंत संख्या मांडा. 


ह -_ बई 
उदा. 0 न्न र क्ष्ड ्् वव, | टि 
4 1 च 


सुचना : या उदाहरणापुरती सलग 6 मिनिटे वेळ राहील. जो 
संघ 0 ते 20 पेकी जास्त संख्या या पद्धतीने मांडेल त्याला दहा गुण 
देण्यात य्रेतील. कमी संख्या मांडणाऱ्या संघास पाच गुण देण्यात येतील. 

हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी फक्त इयत्ता चौथी-पाचवीपर्यंतचे ज्ञान 
पुरेसे असल्यामुळे प्रेक्षकांमधील बहुतेक सवे मंडळीनी हे उदाहरण 
सोडवावयास घेतले. पहिल्या सात आठ अंकांपर्यंत सवंजणच झपाट्याने 
पोहोचले. त्यामुळे एक विशेंष यशाचा आनंद. सर्वांच्याच चेहऱ्यावर 
दिसत होता. पण पुढे मात्र या यशाचा वेग मंदावला. सवसामान्यांनाही 
प्रयत्न करता येईल असे या प्रश्‍नाचे स्वरूप असल्यामुळे सगळेजण प्रयत्न 


करत होते. यात पाच मिनिटे कशी गेली ते कोणालाच कळले नाही. 
सहा भिनिटे झाल्याची घंटा झाली. स्ववंसेवकाने दोन्ही संघांचे अंतिम 


३० >< धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार / 


उत्तराचे कागद गोळा केले व प्रा. कहाळेंकरांच्याकडे दिले. डॉ. 
रामस्वामी यांच्या सूचनेप्रमाणे प्रथम मुंबई संघाचे उत्तर एपिडाया- 
स्कोपवरून सर्वांच्यासाठी पडद्यावर दाखविण्यात आले. मुंबई संघाचे 


उत्तर असे होते- 
4. 4 4--4 - कै अ. 
प व्यरल्यती, चिक. पुव 
3 -- वैफबयावा 4-4. 84. 5: १३44 
छि हा ब 
6 4क्के, एक्कक4- £ , 84-4--4-4, 
4 4 
पकड मिन शी >>> 
टा क्वकेवव रय काक. विर ककव, 


सर्वांनी मुंबई संघाचे टाळ्या वाजवून कौतुक केले. त्यानंतर पाल 
संघाचे उत्तर पडद्यावर आले, ते असे- 


4 वकती 4_. 
6-5 4-- व १/वयवयवब- ॥/वा| 7कवसव-यचयर4न 4 


8 3 वैतवन-4-4 5 १/4 २5 १/4--५/4 ४4३ ? 3: 4--4--पा 


री 44 
10 २_ 4--4-- कस 4-- 4/4 -- १४ ग ४4 १८4 - ५/4 


12 च्च्वनवलद/ 4 ४43 १विनरयसवन4, 133्कर्णा4 


14 २ वैल-्वनवत- वी“ 4--4- ज्म 3 वा र कुवेळवळअ 
* 


16 "२ वदवतवन-4 रथ 17 “4 4-- यु 


ऱ्ड 
१4 
ह$ 
18 << रख -4-- (१८4) --4-4/4 4 -4-४४ 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > ३१ 


टाळ्यांचा कडकडाट संपल्यावर डॉ. रामस्वामी म्हणाले, ' मुंबई 
संद्षापेक्षा पालच्या संघाने जास्त उत्तरे तर बरोबर दिली आहेतच, पण 
शिवाय बऱ्याच उदाहरणांची दोन उत्तरे दिली आहेत. म्हणून मी या 
प्रश्‍नाचे पाल संघास दहा गुण व मुंबई संघास पाच (गुण देतो. आता 
पहिल्या फेरीतील सहाव्या प्रश्‍नाअखेर अंतिम धाव-फलक पडद्यावर 
पाहा. 


कन संघ | 10 | 05 | 10 | 05 00 | 05 | 
पाल संघ | 00 | 00 | 05 | 05 | 0७ | 10 | 25 


* सहाव्या प्रश्‍नअखेर मुंबईचा संघ हा पालच्या संघापेक्षा 10 
गणांनी आघाडीवर आहे. असे सांगून डॉ. रामस्वामी यांनी प्रा. म 
रा. राईलकर यांना यानंतरच्या पुढील पाच प्रश्‍नांवर एक्सपर्टस्‌ कॉमेंट 
करण्याची विनंती केली 

प्रा. म. रा. राईलकर आपली या प्रश्‍नावरील तज्ज्ञ टिपणी 
सर्वांना सांगू लागले 

* गणितप्रमी बंध-मगिनीनो 

या पद्धतीने आपण 0 ते 100 पर्यंतच्या संख्या मांडू शकतो. पण 
त्यासाठी आपल्याला गणितातील --, -, <, :, ॥/ याशिवाय 
आणखी दोत चिन्हांचा वापर करण्याची गरज आहे. त्यातील एक 
चिंन्ह तुमच्या परिचयाचे आहे. ते म्हणजे दशांश चिन्ह. याचा उपयोग 
करून. .4, .44 अशा संख्या मिळतात. दुसऱ्या चिन्हाचा परिचय शाळेतील 
विद्यार्य्यांना नाही. हे चिन्ह आहे !. ! या चिन्हाचे वाचन इंग्रजीत 
फॅक्टोरीय असे करतात. 5! -5>4 3-2 >1,3!353>2 >1., 
याप्रमाणे 4! 3 4>3>2>1, 24 या दोन चिन्हांचा आणि --- 
>, :., ५ , (_) चा उपयोग करून 0 ते 100 पर्यंतच्या संख्या 
कणा मांडता येतात ते पाहा. पालच्या संघाने 18 पर्यंतच्या संख्यामांडून 
दाखविल्या आहेत, म्हणून आपण 19 ते 100 पर्यंतच्या संख्या पाहू. 

पडद्यावर 19 पासून 100 पयंतच्या संख्यांची मांडणी आली.. 


३२ > धन्यवाद ध्रोयुत गुणाकार 


व 
नसावी 4 - -_- 
19 व 41!-4 द! 


214! -- र -4, 


23 (४4 76 , 


25-54! -- व की , 


2714 कर्दू क ४4, 


कळ्या कवन: 


33 -- 4! ह का 
41-4२ | 
35 ९ जर 97 १४4, 


3 


री 


4! --.4_ 
गा. या लयीर 
-_ 44- ४4 
39 3 44- अ, 
| 
4 - ४५-१4 |, 
र्व 
4 
43 33 44 - ह 
4 
45 :_ 44-- कु, 
4 
3 4! १/4- ,- 
471 34! ५१/4 वी 
4 
49 २ 414/4-- ह. 
4! -१/4 
त 
१/ 
53 3: 4!नर्व- थ्रू ह 
_4 _5/4 
१ तव 3 


20 २- 424 -- १4--१/4 , 
22-41! --4-4- १4, 
24 न: 4<4--4--4, 

26 35 4!-- १/4--4-4 , 

28 - 4!--4--4-4 , 

30 3 4!-- 4/4--५/4--५/4 , 


32 3 41--4-- १/4--१/4 , 


34 44 - टी 

36 -_< 44-4-4 , 

38 -< 44-4-1/4 , 
40 -< 44-4/4-4/4 , 
42 -< 44-4/4-4 , 
44 -: 44--4-4 , 

46 :< 44--4-१/4 , 


48 -< 44-- ५/4--/4, 


50 -_ 44--4-- १4 , 


| 

52 वा -4-4 , 44--4--4 
| 

54 >. 1 अव, 


वीं वक 
56 स्न्न ह रं १/ ८ ह चे १/ र्थ शि 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > ३३ 


2 क, 
4! 4 
म ६8653. 
_ 4! 4 
| 
63 ज्र र ची 44 डु 
4 _ 4न4. 
| 
हा 0 ये 
69 3 हीय ४4-५4, 
१1. शीन44 
चका 
क 4/ 
73 4/4-- 7 
75 -- धी्र47४4 
क”, तद) 1.3 
-4५/4 


1 
17 33.४4/4--(४/4) चतर /4 


78 --. 4 (4!(-4) - ५/4 , 
4! 
80 जड ण्ब "4-4 श्‍ 
4! 
82 ८ र - १/4 , 
84 -- १/4 (844) -१/ 4, 


86 - 4/4 (44) - ॥/4, 
88 -<4 (41) -4-4, 


90 -_< 44) -4-7/4, 
92 -- 4 (41) - 


94 4(4) -4 --/4, 


४4-४4, 


58 > थर -्् 
60 - 4 4-4, 
62 44-44, 
64० धर. १/4--/4, 
हह ववेवहवं 


68 3: अ वी4, 
70 न्न रा की 1] 


| 

72 पपभ १4, 
41--4 

14 नभ, 


76 -_ (4८4) - (4!-4), 


1. 25 32825 16--2507, 


१/4 


19 -< न! 
81 - (4--.) » - 
४5258 न चरत 
85 तकी, 4 
87 

89 -- "4 4! 


91 4 (4) - १/4/.4, 
93८ 


95 - 4(4!) - य री 


२३४ > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


96 -- 4९4) 4-4 , 97 4९4) उड 


व 1-4-.4/ 
98 - 404) --4-4/4 , 99 -- ल 1. 


100 -< 404!) -- १/4-- १/4, 

यानंतर याच प्रकारची आणखी काही उदाहरणे त्यांनी गृहपाठ 
म्हणून दिली. 

1) 8 हा अंक आठ वेळा वापरून 1000 ही संख्या मिळवा. 

2) 5 हा अंक तीन वेळा वापरून 30 ही संख्या ,मिळवा. 

3) एकच अंक तीन वेळा वापरून 24 ही संख्या मिळवा. 

4)0 ते 9 हे दहा अंक फक्त एकदाच वापरून 1! ही संख्या 
मिळवा. 

5) 9 हा अंक चार वेळा वापरून 100 मिळवा. 

याशिवाय अशी आणखी काही उदाहरणे तयार करा असा जादा 
गृहपाठ देऊन प्रा. राईलकर आपल्या जागी परतले. 

प्रेक्षकांनी गृहपाठ लगेचच करायला सुरुवात केली. एकमेक 
एकमेकास आपली उत्तरे दाखवू लागले. शाळेतील वर्गाप्रमाणे इथही 
झकास गलका सुरू झाला तो पुढील प्रश्‍न पडद्यावर आल्यावर एकदम 
निवळला. 

प्रन क्र. ७ : प्रा. राव सकाळी सहा वाजता नेहमीप्रमाणे फिरावयास 

बाहेर पडले. एका प्राथमिक शाळेवरून जाताना शाळेंच्या एका वर्गात 
काही गडबड चालू असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. कुतुहलापोटी त्यांचे 
पाय त्या वर्गाकडे वळले. त्यांनी खिडकीतून डोकावले. वर्गात, सात 
आठ बदके फळ्यावर लिहिलेल्या उदाहरणावर त्यांच्या भाषेत चर्चा 
करतत होती. फळ्यावरील उदाहरण न 


513 
'*- 234 


1151 


हे उदाहरण बरोबर आहे की चूक ते. सकारण सांगा. 
वेळ सुरू झाल्याची घंटा झाली. बहुतेकांनी पहिल्या तडाख्यात 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > ३५ 


उदाहरण चूक असल्याचे ठरविले. जेमतेम दोन मिनिटे होताच मुंबई 
संघानेही हे उदाहरण चूक असल्याचे सांगितले. बहुसंख्य प्रेक्षकांशी हे 
उत्तर जमणारे असल्यामुळे त्यांनी न कळत मुंबईचे उत्तर आल्याबरोबर 
टाळ्या दिल्या. अजून पाल संघाचे उत्तर आले नसल्याने स्पर्धाप्रमुखांनी 
यावर काहीच मत व्यक्‍त केले नाहो. पाल संघाचे उत्तर काय ते सांगा 
म्हणून संयोजकांना प्रेक्षक आग्रह करत होते. इतक्यात गणपा आपली 
खाली घसरणारी पोंगळ चड्डो वर ओढत म्हणाला, ' हे उदाहरण अगदी 
बरोबर आहे.' हे ऐकून प्रेक्षक अवाक्‌ झाले. पण डॉ. रामस्वामी मात्र 
“* अगदी बरोबर ' असे लगेच उद्गारले आणि त्यांनी हे बरोबर कसे 
ते स्पष्ट करण्याची विनंती गणपाला केली. स्पष्टीकरण बरोबर 
दिल्याखेरीज या प्रश्‍नाचे गुण मिळणार नाहीत हेही त्यांनी सांगितले. 
गणपा नाकाला हात पुशीत म्हणाला, 

*या उदाहरणातील अंक आपल्या नेहमीच्या अंकांसारखे नाहीत. 
म्हणजे ही अंकपद्धती आपल्या नेहमीच्या दशमान अंक पद्धतीची नाही. 
आपल्या दशमान पद्धतीत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89; 9 असे दहा अंक 
असतात. या उदाहरणावर बदके चर्चा करत होती. बदकांच्या प्रत्येक 
पायास तीन बोटं असतात. म्हणज आपल्या दोन्ही हातांना मिळून जशी 
दहा घोटे असतात तसे बदकाच्या दोन्ही पायांना मिळून सहा बोटे 
असतात. यावरून हे उदाह्रम 6 पाया असणाऱ्या अंक पद्धतीतील 
असणार. म्हणजे या पद्धतीत 0, 1, 2, 3, 4, 5, असे सहा अंक असणार, 
त्यामुळे या पद्धतीत 6 म्हृणजे 10, 7 म्हणजे 11, 8 म्हृणजे 12 
याप्रमाणे 5 पुढील संख्या असणार. याप्रमाणे मी ही बेरीज पडताळून 
पाहिली आणि ती बरोबर आली !' 

ग्रणपाचे स्पष्टीकरण संपतासंपताच डॉ. रामस्वामी ' यू आर 
परफेक्टली राईट ' असे आनंदाने जोरात ओरडले. यातलें फारसे काही 
उमगले नाही तरी पाल संघाचे उत्तर बरोबर आले म्हणून त्यांच्या 
बाजूने असणाऱ्या प्रेक्षकांनी टाळ्या वाजवून, ' बकप पाल संघ ' वगेरे 
घोषणा दिल्या. डॉ. रामस्वामींनी मुंबई संघास शून्य गुण व पाल संघास 
दहा गुण दिल्याचे जाहीर केले. पुन्हा टाळ्या चाजवून प्रेक्षकांनी पाल 


३६ > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


संघाचे कौतुक केले. पडद्यावर सातव्या प्रॅश्‍नअखेरीस गुणफलक 
झळकला. 


पा ७ क य्य | क. | 3 | 4 | 5 | 6 | , | एकूण 
मुंबई | 10 05 | 10 | 05 | 00 | 05 | 00 | 35 
पाल | 0 0 05 | 05 | 05 | 10 | 10 | 35 


पाल संघ मुंबई संघापेक्षा आपले कमी असणारे गुण भरून काढून 
आता मुंबई संघाबरोबर आला होता. त्यामुळे सर्वांनी पुन्हा एकदा 
टाळ्या व विविध घोषणा देऊन पाल संघास प्रोत्साहन दिले. 


एक्स्पटस्‌ कामेन्टस्‌ देण्यासाठी प्रा. राईलकर प्रेक्षकांसमोर येऊन 
उभे राहिले आणि सवंत्र शांतता पसरली. 


* मित्रांनो, माणसाने मोजण्यासाठी हाताच्या बोटांचा वापर केला. 
हातांना दहा बोटे असल्यामुळे आपल्या संख्यापद्धतीचा पाया 10 आहे 
असे आपण म्हणतो. वस्तू मोजण्याची ही काही एकमेव, पद्धत नाही. 
व्यवहारातसुद्धा आपण अन्य पद्धतींचा वापर करतो. 12 वस्तूंचा 1 
डझन व 12 डझनांचा 1 ग्रोस म्हणजे आपल्या दशमान पद्धतीत 10 
वस्तूंचा 1 दशक व 10 दशकांचे 1 शतक; याप्रमाणेच डझन, ग्रोस 
आहेत. म्हृणजे डझन, ग्रोस ही पाया 12 असणारी संख्यापद्धती आहे. 
मूळचा गट किती वस्तूंचा घेतो त्यावर त्या संख्यापद्धतीचा पाया 
ठरतो. | 


बदक-संख्या पद्धतींत म्हणजे पाया 6 असणाऱ्या संख्या पद्धतीत 
6 चा एक गट असतो. म्हणून 6 म्हणजे एक गट पूर्ण व वरती सुट्टे 
शन्य म्हणन 6 हे बदक संख्यापद्धतींत 10 होतात. याचप्रमाणे 7 हे 11 
म्हणजे 6 चा एक गट व वरती 1 सुटा जादा. 8 हे 12, 9हे 13, 10 
हे 14, 11 हे 15, 12 हे 20. 12 म्हणजे 6 चे दोन पूण गट व वरती 
शिल्लक काही नाही म्हणून शून्य 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > २७ 


दशमान पद्धतीत - 
342 > 3 > 102 न4> 10--6 
सहा पाया पद्धतीत 
34253 >६थ्न- 4>6--2> 1 
108-- 24-- 2 

न 134 
दशमान पद्धतीमधील हेच 3456 134102 असे मांडतात. 
याचप्रमाणे 5 पाया पद्धतीतील 
1435 1--5>4>5--3 

"5 25--2--3 

-- 48 * 


दशमान पद्धतीतील 143 - 48.० असे मांडतात. 
याचप्रमाणे 8 पाया पद्धतीत 
27 2 > 8* -- 7 
"- 16-4-7 
"_ 23 
दशमान पद्धतीतील 27, - 23, असे मांडतात. 
याचप्रमाणे 2 पाया पद्धतीतील 
1011 5 1245-02 24 -- 1 --21-- 1 
"8--0--2--1 
"_ 23 
दशमान पद्धतीतील हेच 1011, - 23, असे मांडतात. 
_ या पद्धतीने कोणत्याही पायाच्या संदर्भात दिलेली संख्या ही 
दशमान पद्धतीतील कोणती संख्या असते हे शोधता येते. 
आता आपण कोणत्याही पद्धतीतील संख्या एखादा विशिष्ट पाया 
असणाऱ्या पद्धतीत काय असेलहे पाहू. मी येथे फक्त :रीत दाखविणार 
आहे. यातील “ का ? ' तुम्ही शोधायचा आहे. 
1) 47 ही दशमान पद्धतीतील संख्या 4 पाया संख्या पद्धतीत मांडा. 
रीत:47 ला 4ने भागा. काही भागाकार येईल व काही बाकी राहील. 
भागाकार दर्शविणारी संख्या व त्यापुढे बाकी मांडा. येईल ते उत्तर. 


भागाकार 4पेक्षा कमी न आल्यास भागाकारास पुन्हा 4 ने भागा. 
भागाकार 24 पेक्षा कमी येईपयंत हे सतत करा. शेवटी येणारा 4 पेक्षा 


| 


३८ * धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


कमी भागाकार व उजवीकडून डावींकडे असणाऱ्या बाक्या या 
भागाकारापुढे मांडा. येईल ते उत्तर. 


$ !37 ' 9 2 37 दशमान पद्धतोतील :< 211 पाया * मधील 


'36 8 हेच 371, << 211. असे मांडतात. 


ग) 25 हो दशमान पद्धतीतील संख्या 2 पाया संख्या पद्धतीत मांडा. 
2 !25 12 6 3 |1 
24 12 6 | 2 


1! 0 0 |] 
25 दर्शमान पद्धतीतील -_ 11001 
हेच 25, 3: 110012 असे मांडतात. र 
ग) 135 ही दशमान पद्धतीतील संख्या 8 पाया संख्या पद्धतीत 


मांडा. 
8 | 135 16; 2 | 135 दशमान पद्धतीतील > 207 
8 ; 6. पाया 8 मधील हेच 135,, 3 206 ' 
55 | 
48 | 
| 
7 | 
। 


याप्रमाणे दशमान पद्धतीत कोणत्याही संख्येचे दिलेला पाया 
असणाऱ्या संख्या पद्धतीत रूपांतर करता येते. 

वेळेअभावी यावर जादा चर्चा करणे शक्‍य नाही. पुढील उदाहरणे 
कोणत्या पाया असणाऱ्या संख्यापद्धतीतील आहेत ते शोधा. 


1) 11101 243 1) 243 
.- 11011 न-_510 -[- 310 
111000 1153 1053 


शन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > ३९ 


याप्रमाणे वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार यांवरील उंदाहरणे 
तुम्ही तयार करा माझी घटका भरल्यामुळे मी थांबतो.' प्रा. राईलकर 
आपल्या जाग्यावर जाऊन बसले. प्रेक्षक उदाहरणे सोडविण्यात गुंतले. 
आपापसात चर्चा, वाद सुरू झाले. पुढील प्रश्‍न पडद्यावर आल्या आल्या 
सारे वाद, चर्चा एकदम थिजल्या व सर्वांचे डोळे पडद्यावरील प्रश्‍नावर 
रोखले गेले. 

प्रन क्र. ८: दगड्या हा मोठा हुशार मुलगा होता. पण गेली 
दोन वर्ष तो गणितात नापास झाल्यामुळे त्याच वर्गात म्हणजे सातवीत 
होता. तिसऱ्या वर्षी दगड्या सातवी पास झाला. (तिसऱ्या वर्षी पास 
होणारा मुलगा हुषार कसा? त्याचे गणित कच्चे असले तरी 
त्याच्याकडे इतर अनेंक चांगले गुण होते.) दगड'्या जीवनातील नेहमी 
चांगल्या भागाकडे पाहणारा होता. तिसऱ्या वेळी का होईना पण आपण 
पास झालो ना, तर मग मित्रांची तोंडे गोड केली पाहिजेतच. दगड्या 
तरातरा मिठाईच्या दुकानाकडे गेला. त्याला समोर बर्फी दिसली. 
त्याने बर्फींचा दर विचारला. बर्फी 32 रु. किलो होती. त्याने एक किलो 
बर्फी घेतली. तिथे पेढेही होते. त्याचा दरही 32 रु किलोच होता. 
दगड्याने दुकानदारास विचारले की, मी एक किलो बर्फीऐवजी एक 
किलो पेढे घेतले तर चालतील का? दुकानदाराने परवानगी दिली. 
एक किलो पेढ्यांचा पुडा दगड्याकडे दिला. दगड्याने बर्फीचा पुडा 
परत केला आणि पेढे घेऊन जाऊ लागला. 

दुकानद1र- ओ मिस्टर, पेसे द्याना. ' 

दगड्या- ' कसले पैसे? '. 

दुकानदार- ' कसले म्हणजे? तुम्ही घेतलेल्या पेढ्॒याचे 

दगड्या- मी पेढे ब्फीऐवजी घेतलेत. 

दुकानदार- * मग बर्फीचे पैसे द्या. ' 

दगड्या- “पण मी बर्फी परत केली आहे. त्यामुळे त्याचे पेसे 
देण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. ' 

झालं. दुकानदाराचं आणि दगड्याचं भांडण जुंपल.. दगड्या 
म्हणाला, 'मला पटवून द्या. मी तुम्हांला लगेच पेसे देतो." 


वि 


४० > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


आता दोघांची मारामारी सुरू व्हायच्या आत तुम्हीच निर्णय 
द्या- कोण चुकले? 

. सवेजणच प्रश्‍न वाचता वाचता हसत होते. प्रत्येकाला वाटत 
होते दगड्या म्हणतो ते बरोबर आहे. पण त्यांचेच दुसरे मन लगेच 
म्हणायचे की; दगड्या बरोबर असेल तर दुकानदाराला फुकटच 
32 रुपयाला टोला बसणार. दुकानदार व दगड्या यांच्या प्रमाणे 
प्रेक्षकातही वाद सुरू झाले होते. दुकानदाराप्रमाणे अनेक प्रेक्षकही 
गोंधळून गेले होते. दगड्या पैसे द्यायचे नाकारतोय हे चूक आहे असे 
सर्वांनाच वाटत होते, पण चूक कसे ते पटवून देता येत नव्हते. प्रेक्षकातील 
ही चर्चा इतकी रंगली की एक वेळ सभागृहात प्रचंड गोंगाट-गोंधळ 
चालू झाला. 

पहिली पाच मिनिटे होण्याच्या आतच मुंबई व पाल या दोन्ही 
संघांनी आपली उत्तरे डॉ. रामस्वामींकडे दिली. त्याबरोबर सारा गोंधळ 
. एकदम गोठला. दोन्ही संघांची उत्तरे वाचून दोघांचीही उत्तरे बरोबर 
असल्याने दोन्ही संघांना 10 गुण दिल्याचे डॉ. स्वामींनी जाहीर केले. 
आठव्या प्रश्‍नअखरचा गुणफलक पडद्यावर झळकला. दोन्ही संघांतील 
प्रक्र 


त कचा र "टॅशशशण |शॅशॉशिंशा शॉशाशण | शशि “>>><<* |एक |एश॑णणा 


पाह | 00 | 00 | 05 05 | 05 | 10 । 10 | 10 । 45 


स्पर्धा अगदी घासून चालल्यामुळे प्रक्षकांनी जोरात टाळ्या वाजवून व 
घोषणा प्रतिघोषणा देऊन आपला आनंद व्यक्‍त केला. 

पण या आनंदात एक उणेपणा होता. दोन्ही संघांचे उत्तर काय 
व त्यांनी त्यात आपल्या उत्तराची कारणमीमांसा काय दिली असावी 
याबद्दलचे कुतूहल. 

प्रा. राईलकर स्पष्टीकरणासाठी उभे राहिल्यावर सगळीकडे 
शांतता पसरली. 

' दगड्याने सुरुवातीला घेतलेल्या बर्फीचे पैसे दिले असते तर 
दगड्याच्या म्हणण्याला अथं होता. दगड्याने सुरवातीला बर्फीचे पैसे 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > ४१ 


दिले नव्हते. त्यामुळे एक किलो बर्फी दगड्याच्या मालकीची नाही. 
जी वस्तू स्वतःच्या मालकीची नाही तिच्या बदल्यात दुसरी वस्तु मागणे 
चूकीचे नाही का? उदा. महाराष्ट्र राज्य माझ्या मालकीचे नसताना 
एखाद्याने पंतप्रधानांना महाराष्ट्राऐवजी मला गुंजरात राज्य द्या असे 
म्हणण्यातला हा एक प्रकार आहे. 

आता यासारखे एक गंमतशीर उदाहरण पाहा. बंड्या, खंड्या व 
रंग्या एका यात्रेला गेल. तेथे ते एका दुकानात शिरले. तिथे त्यांनी रिमोट 
कंद्रोळच्या मोटारी पाहिल्या. टाळौ वाजवली की चालणारी मोटार 
दिशा बदलायची. या मोटारी त्यांना फारच आवडल्या. एका मोटारीची 
किमत दहा रुपये होती. तिघांनीही या मोटारी घेण्याचे ठरविले. 
बंड्याने स्वतःचे दहा रुपये व रंग्या-खंड्याकडून प्रत्येकी दहा रुपये 
घेतले. असे जमलेले तीस रुपये, एका मित्राबरोबर गप्पा मारत 
असलेल्या दुकानाच्या. मालकास ळ्लि. मालकाने त्यांना तीन मोटारी 
दिल्या. बंड्या-खंड्या-रंग्या आपआपल्या गाड्या घेऊन दुकानाबाहेर 
पडले. मागोमाग गप्पा मारणारा दुकानदाराचा मित्रही बाहेर पडला. 
तीन मोटारी घेणारांना पाच रुपये सूट होती. मित्राशी बोलण्याच्या 
नादात हे पाच रुपये या तीन पोरांना देण्याचे राहून गेले हे 
दुकानदाराच्या लक्षात आले. दुकानदाराने गड्यास बोलावले व त्याच्या- 
कडे पाच रुपये देऊन ते त्या तीन मुलांना देण्यास सांगितले. गडी 
दुकानाबाहेर पडला. त्याने विचार केला, हे पाच रुपये हे तिघात कसे 
« वाटून घेणार ? म्हणून त्याने पाचपेकी दोन रुपये आपल्या खिशात 
घातले आणि तीन रुपयातील एकेक रुपया प्रत्येकास परत दिला. 

आता आपण या मुलांनी दिलेल्या तीस रुपयांचा हिशोब लावू 
या. प्रत्येकास एक रुपया परत मिळाल्यामुळे प्रत्येकाला मोटार नऊ 
रुपयास पडली. म्हणजे तीन मोटारीचे 9८33-27 रुपये झाले, गड्याने 
दोन रुपये खिशात घातले. म्हणजे 27 -- 2 २:29 रुपये. तर आता 
मूळच्या तीस रुपयातळा एक रुपया कोठे गेला ते शोधा. तुम्हांला जर 
हे शोधता आले नाही तर तो रुपया तुम्हीच चोरलात असा आळ 
तुमच्यावर येईल, तर लागा प्रयत्नाला. 


४२ > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


या प्रकारची अनेक गंमतीची उदाहरणे आहेत. पण वेळेअभावी मी 
इथेच थांबतो.' 

प्रा. राईलकर आपल्या जागेवर जाऊन बसले. सर्वजण चोरीचा 
आळ नको म्हणून गायब रुपया शोधण्यात गुंतले. कोणालाही गायब 
रुपया सापडायच्या आत प्रा. कहाळेकरांनी पुढील नववा प्रश्‍न पडद्यावर 
झळकवला. 


प्र्नक्र. ९: 


या चौरसातींल अंकांची अशी फेररचना करा को, प्रत्येक आडव्या 
ओळी, उभ्या ओळी व दोन कणं यांमधील दोन अंकांच्या बेरजेतुन 
तिसरा अंक वजा केला असता येणारी संख्या एकच येईल. याची एकूण 
तीन उत्तरे आहेत नमुन्यादाखल एक उत्तर दिले आहे. उरलेली दोन 
तुम्ही शोधा. 


एक उत्तर : 


कर्ण : 2-5-- 8-5, 6-5--4-5. 


नेहमीच्या जादूच्या चौरसापेक्षा हा वेगळ्या प्रकारचा चौरस होता. 
त्यामुळे उत्तर काही पटकन येत नव्हते. बहुतेकांना वाटले याचं उत्तर 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > ४३ 


कोणत्याच संघाला पाच'मिनिटात जमणार नाहीं. जिथं एक उत्तर मिळा« 
यची मारामार तिथं दोन उत्तरे कोढून येणार इतक्या कमी वेळात? 
प्रेक्षकांना असं वाटणं सहाजिक आहे. कारण मुलांच्या प्रज्ञेच्या अंदाज 
बांधणं अवघड असतं. आता चार मिनिटे झाली होती आणि शेवटचं 
मिनिट वाढू लागलं होतं. इतक्यात मुंबईच्या संघनायकाने आपलं उत्तर 
डॉ. रामस्वामींकडे दिले. दिलेले उत्तर बरोबरच असणार हे उघड अस. 
ल्यामुळे सर्वांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. हा कडकडाट विरता विरता 
गणपाने आपले उत्तर पुढे केले. डॉ. रामस्वामींच्या हातात उत्तर देता 
देता गणपा भोवळ पऊन खाली पडला. त्याचे डोके नेमके टेबलाच्या 
कोपऱ्यावर आदळले. डोक्याला लखम होऊन त्यातून रक्‍त भळाभळा 
वाहू लागले. स्वयंसेवकांची धावपळ सुरू झालीं. प्रेक्षक गोंधळून गेले. 
स्वयंसेवकांनी गणपाला उचलून आतल्या खोलीत नेले. प्रेक्षकांतील 
डॉक्टर मंडळी पुढे सरसावली. गणपाला प्रथमोपचार देण्यात आला. 
दगड्या, धोंड्या व गणपा यांपैकी कोणाचेच दुपारचे जेवण झाले 


2--1--4--5 
3--5--75 
6--9--85 
2 1 4 
ऱ्3 - 5 7 
र्प्ठ 9 8 


४४ > शृत्यवाद भ्रीयुंत गुणाकार 


नव्हते. पोटात अन्न नाहीं, मामाच्या रागाची भौती आणि स्पर्धेचा ताण 
याचा हा परिणाम होता. हे लक्षात आल्यावर त्यांना वडा, बिस्किट, 
कॉफी देण्यात आली. तसेच त्यांना थोडी विश्रांती देण्याचे ठररे. 


गणपा जखमी झाल्यामुळे प्रेक्षक हळहळत होते. अनेकांची 
अशवस्थता त्यांच्या चेहऱ्यावरही दिसत होती. या अस्वसश्य्रतेतून 
प्रेक्षकांच्यात एक प्रकारचा गोंधळ माजला होता. तो थांबवणे आवश्यक 
होते. त्यासाठी त्यांना कशात तरी गुंतविण्याची आवश्यकता होती. हे 
जाणून प्रश्‍नांची उत्तरे सांगणे, गुण देण, तज्ज्ञांची टिपणी हा कायंक्रम 
डॉ. रामस्वामींनी सुरू केला. न 


दोन्हीही संघांची बरोबर उत्तरे पहिल्या तीन मिनिटात 
आल्यामुळे दोनही संघांना दहा गुण दिल्याचे डॉ. रामस्वामींनी जाहीर 
केले, सर्वांनी टाळ्या देऊन दोन्ही संघाचे कौतुक केले. नवव्या 
प्रश्‍नअ्धेरचा गुणफलक पडद्यावर झळकला | 


नंतरक्धखर त्ता ह मती उवतहा अवत तकित मक आज 
0818”: 3 4) 5 6 | 7 8 | 9 ।' एकण 
संघ हि 
मुंबई 10 05 |10 | 05 |।00 |।05 |00 ।10 ।10 55 


गण | ०[0० ७ | |ळ | | 10 |1 


ल आन अती आ आढाव. आगत ण णतय 
0 0 । 05 ७ 05 10 ।10 | 10 ।10 । 55 


दोन्ही संघांचे समान गुण झाल्यामुळे स्पर्धेची रंगत वाढत होती. 
प्रेक्षकांची उत्कंठा वाढत होती. कोण जिंकणार याबद्दल लागणाऱ्या 
पैजा वाढत होत्या. र 


प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी दोन्ही संघांनी दिलेली बरोबर उत्तरे 
पडद्यावर दाखविण्यात आली. 


घन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > ४५ 


4 
| 
3 5 ग 
6 9 8 
्ि 8--1 -4--5 
३3 -$5--7*. 5 
- 6--9 --2-.5 
8 ऱ -4 
3 - 5 --7 
-र6 --9 --2 
5 5 ऱ्न्5 
कर्णे: 8-5-- 2; 6--5--4. 
(प) - क र 
2 ] 6 | 
पवाडा 1 ह. 
| | 
क. "शै 5 शि. 
प | 
4 9 8 
| | 


म 
४६ > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


3-5--7 चन 5 

4--9-8 >> 5 

न-्टे ] 6 

नउ | --5 1 
र! 

-- 3 9 8 


कण : 2-5--8.; 4-5 -- 6, 


उत्तरे पाहून प्रेक्षक चाट पडले. मुलांच्या हुषारीचे त्यांनी कौतुक 
केले. स्तुतीचा वर्षाव सुरू झाला. 

प्रा. राईलकर तज्ज्ञ टिपणीसाठी उभे राहिले. सवंत्र शांतता ' 
पसरली. 

“जादूच्या चौरसाचे अनेक प्रकार आहेत. ते तयार करण्याचे तंत्रही 
तयार झाले आहे. पुढील काही जादूचे चौरस तुम्हांस दाद देतात का ते 
पाहा. 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > ४७ 


1234 | 1234 1234 
(1) 1234 1234 1234 


1234 1234 1234 


प्रत्येक चोरसात 1234 ही संख्या आहे. त्यामुळे यातील प्रत्येक 
आडव्या ओळींची, उभ्या ओळींची व कर्णांची बेरीज सारखी येणार हे 
उषड आहे. 


आता प्रत्येक चौरसातील संख्येत असणारे अंक 1, 2, 3, 4 हे 
सवे अथवा यांपेकी काही अंक वापरून नऊ बेगवेगळ्या चार अंकी 
संख्या अशा मिळवा कौ, तो जादूचा चौरस होईल. म्हणजे आडव्या, 
उभ्या ओळी व दोन्ही कण यांची प्रत्येकी बेरीज सारखी येईल 


27 20 25 
(अ) 22 24 26 
23 28 21 


या जादूच्या चौरसाच्या आडव्या, उभ्या ओळी व कर्णाची प्रत्येकी 
बेरीज 72 आहे. पडताळून पाहा. या बेरजेच्या जादूच्य़ा चौरसाचे 
गुणाकाराच्या जादूच्या चौरसात रूपांतर करावयाचे आहे. म्हणजेच 
आडव्या, उभ्या ओळी व कणं यांतील संख्यांचा गुणाकार सारखाच 
येईल. हे करण्यास प्रत्येक चौरसातील संख्येतील अंकांची अदलाबदल 
करण्यास परवानगी आहे. 


हे दोन्हीही प्रश्‍न वाटतात इतके सोपे नाहीत. सामान्यपणे या 


४८ > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


प्रश्‍नांची उत्तरे न देता ती गृहपाठ म्हणून मी देत असतो. पण गणिताची 
किभया काय असू शकते ते उमजावे म्हणून याची उत्तरे पाहा. 


2243 1341 3142 


3141 2242 | 1343 


1342 3143 2241 


आडव्या, उभ्या ओळी व कर्णांची बरीज 6726 येते. 


2 20 25 
2४ 24 26 
29% । 28 टर म्हणजेच 
128 1 32 
4 16 64 
8 256 2 


यातील आडव्या, उभ्या ओळी व कर्णातील संख्यांचा गुणाकार 
प्रत्येकी 4096 येतो. 


जादूच्या चौरसांचे अनेंक मनोरंजक व आश्‍चये वाटावे असे 
प्रकार आहेंत. वेळेअभावी मी येथे थांबतो. 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > ४९ 


प्रा. राईलकर जागेवर जाऊन बसलें 

जादूच्या चोरसांची किमया पाहून प्रेक्षक अवाक्‌“झाले होते 
आउचर्याने अनेकांची बोटे तोंडात न कळत गेली होती. 

इकडे गणपाच्या डोक्याला चांगले चार टाके घालावे लागले 
होते. तो आता शुद्धीवर आला होता. डॉक्टरांनी त्याला विश्रांती 
घेण्याचा सल्ला दिला होता. गणपा ते मानायला तयार नव्हता. आता 
फक्‍त शेवटचा प्रश्‍न आहे. सामन्याचा निकाल या प्रश्‍नावर अवलंबून 
आहे. तेव्हा थोड्या वेळासाठी मला परवानगी द्या, असा गणपाचा हट्ट 
होता. काहीजणांनी गणपाचे म्हणणे उचलून धरले. शेवटी डॉक्टर 
चिडले व म्हंगाले, ' मी परवानगी . देणार नाही. तुम्ही तुमच्या 
जबाबदारीवर काय हवा तो निर्णय घ्या काही बरंवाईट झाल्यास त्यास 
मी जबाबदार नाही. जीवापेक्षा स्पर्धा मीठी वाटणारांना मी काय सांग? 

डॉक्टरांच्या या निर्णायक बोलण्यामळे सारेच हबकले. गणपाला 
विश्रांती देण्याचे ठरले सर्वांनी दामटवून गणपाला झोपविले 

डॉ. रामस्वामींच्या आगमनाने आश्‍चर्याच्या खाईत लोटलेले 
प्रेक्षक भानावर आले. डॉ. रामस्वामी म्हणाले, ' आता स्पर्धा सुरू होत 
आहे. गणपाची प्रकृती सुधारत आहे. गणपास डॉक्टरांनी विश्रांतीचा 
सल्ला दिल्यामुळे गणपाएऐवजी सदानंदचा या संघात समावेश करण्यास 
परवानगी दिली आहे 

मुंबईचा संघ स्थानापन्न झाला. पालचा संघही आला. आता 
दगड्या, धोंड्याबरोबर गणपाएंवजी त्याच्यासारखंच शेंबडं पोरगं सद्या. 
गणपाच्या जागी येऊन बसलं होतं. सर्वांनी टाळ्या वाजवून दोन्ही 
संघांचं स्वागत केलं. गणपाशिवाय पालच्या संघाचा टिकाव मुंबई 
संघापुढे कसा काय लागणार याची उत्सुकता सर्वांनाच लागली होती. 

आता शेवटचा म्हृणजे दहावा प्रश्‍न दोन्ही संघांना देण्यात येणार 
होता. दोन्ही संघांचे समान गुण झाल्यामुळे सर्वांचेच लक्ष या प्रश्‍नाचे 
उत्तर बरोबर कोण देतो याकडं होते. हा प्रश्‍न म्हणजे सामन्याचा 
निर्णय होता. पडद्यावर कोणता प्रश्‍न येतोय इकडे सर्वेजण श्‍वास रोखून 
पाहत होते. इतक्यात ओव्ह्रहेडचे बटण दाबल्याचा आवाज आला. 


५० > धन्यवाद श्रीयत गुणाकार 


प्रदन क्र. १० : 8 ते 9 हे सव॑ अंक वापरून एक नऊ अंकी 
संख्या अशी तयार करा की ती सर्वात लहान पूर्ण वग संख्या असेल. 
त्याचप्रमाणे सर्वात मोठी पूर्ण वर्ग असणारीही संख्या तयार करा. 

सर्वांनी आपआपल्या घडाळ्यात सुरूवातीची वेळ पाहिली. 
प्रेक्षकातले काही नेहमीप्रमाणे आपल्याला उत्तर येते का ते पाहत होते. 
थोड्या प्रयत्नानंतर बऱ्याच जणांच्या ध्यानात आले की हा प्रश्‍न इतका 
सोपा नाही. बहुतेकांनी प्रयत्त सोडून दिला. काहीजण मात्र जिद्दीने 
अंकांशी झटापट करत होते. आता तीन मिनिटे संपायला फक्त पाच 
सेकंद कमी होते. साऱ्यांच्या नजरा व्यासपीठाकडे वळल्या. तीन मिनिटे 
झाल्याची घंटा वाजली. कोणाकडूनच उत्तर आले नाही. 


आता शेवटची तीन मिनिटे सुरू झाली. दोन्ही संघातील विद्यार्थी 
जिद्दीने अंकांशी झटत होते. आपापसात चर्चा करत होते. सर्वेजण 
त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावाभावांवरून उत्तराबद्दल अंदाज बांधत होते. 
ही दुसरी तींन मिनिटे संपायलाही आता फक्त पाचच सेकंदे अवकाश 
होता. इतक्यात मुंबईच्या संघाने आपला उत्तराचा कागद डॉ. 
रामस्वामी यांच्याकडे दिला. त्याबरोबर सर्वांनी टाळ्यांचा कडकडाट 
केला. ' मुंबई संघाचा विजय असो ' अशा घोषणाही दुमदुमू लागल्या. 
या कल्लोळात तीन मिनिटे संपल्याचीं घंटा वाजल्याचा लोकांना पत्ताही 
लागला नाही. मुंबई संघ विजयी आहे असे समजूनच प्रेक्षकांच्यातील 
चर्चा चालू होती. इतक्यात माईक सुरू झाल्याचा घुंई आवाज. आला. 
.सगळीकडे शांतता पसरली. 

डॉ. रामस्वामी माईकवरून बोलू लागले. 

माझ्याकडे मुंबई संघाकडून शेवटची तीन मिनिटे पुरी होण्याच्या 
आत उत्तर आले आहे, ते मी प्रथम वाचून दाखवतो. 

“ सर्वात लहान पुणं वग संख्या ।12345678 9. सर्वांनी 
जोराने पुन्हा टाळ्या वाजवल्या. 

: मुंबई संघाचा विजय असो ' अशा घोषणाही झाल्या. ' प्लीज 
ऑन्झव्हे सायलेन्स ' असा इशारा डॉ. रामस्वामींनी दिल्यावर सगळीकडे 
शांतता पसरली. नंतर रामस्वामी पुढे बोलू लागले. 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > ५१ 


1123456789 ही संख्या सर्वात लहान नऊअंकी संख्या 
आहे. परंतु ती संख्या पूर्ण वग नाही. त्यामुळे मुंबई संघास याबद्दल 
एकही गुण देता येत नाही.' 

प्रेक्षकांच्यातले वातावरण एकदम बदलले. काहींनी मुंबई संघाची 
टर उडवली. काही गटात किरकोळ बाचाबाचीही झाली. 

सर्वांनी शिस्तीने व शांततेने वागावे असे आवाहन करून डॉ. 
रामस्वामी म्हणाले, 

* मुंबईच्या संघाने दुसरे उत्तर दिलेले नाही. या प्रश्‍नाचे उत्तर 
पडद्यावर तुमच्या माहितीसाठी पाहा.' 

सर्वांच्या नजरा पडद्याकडे वळल्या. प्रा. कहाळेकरांनी ओव्हरहेड 
प्रोजेक्टरवर दुसरी ट्रान्स्परन्सी लावली आणि पडद्यावर उत्तर झळकले- 


सर्वात लहान पूण वर्ग संख्या - 
139854276 -- (11826 ) 4 
सर्वात मोठी पूरण वग संख्या - 
१923187456 -- (30384 )१ 
सवंजण आ वासून उत्तराकडे पाहत होते. काहींनी तर 
आश्चर्याने हाताची पाचची पाच बोट तोंडात घातली. काहीजण उत्तर 
लिहून घेण्यात गुंतले होते. हे उत्तर कसे काढले असेल याच्या रीतीची 
चर्चा काहींच्यात चालू होती. 
गणपा असता तर हा सामना इथेच निकाली झाला असता असे 
बऱ्याच जणांना वाटत होते गणपाला भाग घेता आला नाही याबद्दल 
अनेकजण हळहळत होते गणपाला बरे वाटून स्पर्धेच्या पुढील भागात 
तरी उतरता यावे यासाठी काहीजण प्राथना करत होते. खेडेगावच्या 
एका अपरिचित गबाळ्या पोराने आपल्या बुद्धिमत्तच्या जोरावर 
अनेकांची मने जिंकली होती. 
सयोजकांनी सामना बरोबरीचा झाल्याचे जाहीर करण्यापूर्वीच 
प्रक्षकांच्या ते ध्यानात आले होते. आता पुढें काय, यावर प्रेक्षकात 
चर्चा चालू होती. कोणी म्हणत होते पुढील स्पर्धेत गणपा असला तरच 
पाल संघच जिंकणार. तर कोणी म्हणत होते तो नसतानाही हा संघ 


५२ > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


जिकेल. तर काहींचं म्हणणं गणपा असो वा नसो, मुंबई संघच हा 
सामना खेचून नेणार. अशा विविध तर्कवितर्कांनी सभागृह ढवळून 
निघाले होते. 

डॉ. रामस्वामीनी सर्वांना शांत राहण्यास पुन्हा सांगितले. 

सवंत्र शांतता पसरली. न 

ओव्हरहेड प्रोजेक्टरवरून दोन्ही संघांचे प्रश्‍नवार गुण व एकूण 
गुण पडद्यावर दाखविण्यात आले. 


प्रक. | | 2 3|4|5|6 7 । 8 ।9 ।10। एकण 
सघ हि 
| 
मंबई | 10 05 10 | 05। 00 | 05 00 | 10 ॥0 ।00। 55 
| 
पारू | 0 ।00 । 05। 05 05|। 10 | 10 | 10 ॥0 |00। 55 


“दोन्ही संघांना समान गुण मिळाल्यामुळे विजयी संघ ठरविण्या- 
साठी आणखी पाच प्रश्‍न विचारले जातील व त्यावरून अंतिम निर्णय 
ठरविला जाईल. दोन्ही संघांनी उत्तम लढत दिल्याबद्दल दोन्ही संघांचे 
हादिक अभिनंदन. पुढील पाच प्रश्‍नांची फेरी सुरू होण्यापूर्वी दहा मिनिटे 
मध्यंतर देण्यात येईल. ठीक पाच वाजता दुसरी फेरी सुरू होईल. सूचना 
संपली !' 

डॉ. रामस्वामी माईक बंद करून कायेकर्त्यांशी बोलण्यात गुंतले. 
कोणता संघ बाजी मारणार यावर वादविवाद करीत प्रेक्षक चहासाठी 
बाहेर पडत होते. 

बरोबर पाचला तीन मिनिटे कमी असताना डॉ. रामस्वामी व 
सामन्याच्या संबंधातील अन्य पदाधिकारी आपआपल्या जागेवर येऊन 
बसले. सवंत्र शांतता पसरलीं. या शांततेन हॉलबाहेरील लोकांना 
सामना सुरू होत असल्याची वर्दी दिली. त्याबरोबर बाहेरील सर्वजण 
भराभर आत येऊन बसले. हॉल पूणपणे भरून वाहत होता. 


भरन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > ५३ 


लगेच मुंबई संघाचे विद्यार्थी आले. सर्वांच्या टाळांनी त्यांचे 
स्वागत केले. आणि एकदम शांतता पसरली. पालच्या संघात आता 
गणपा येतोय को नाही इकडे श्‍वास रोखून सर्वांचे डोळे लागले होते. 

पाल संघाचा दगड्या जागेवर येऊन बसला. नंतर धोंड्या येऊन 
बसला. पण कोणीच टाळ्या वाजवल्या नाहीत. आता तिसरा सदया 
कौ गणपा इकडे श्‍वास रोखून सर्वांचे डोळे लागले होते. इतक्यात 
डोक्याला पांढरी पट्टी बांधलेला गणपा बाहेर आला. त्याबरोबर सर्वांनी 
बाके वाजवून त्याचे स्वागत केले. दहावा प्रश्‍न व मध्यंतर यात त्याला 
बऱ्यापेको विश्रांती मिळाल्याने, स्पधेत भाग घेण्यास डॉक्टरांनी 
कशींबशी परवानगी दिली होती. 

बरोबर पाचला घंटा खणाणली. 

सवंत्र शांतता पसरली. 

डॉ. रामस्वामींनी सर्वांना शांत राहुन सहकाये देण्याची विनंती 
केली आणि सामन्याच्या दुसऱ्या फेरीला सुरवात झाली. 

प्रा. कहाळेकरांनी ओव्हरहेड प्रोजेक्टरचे बटण ऑन केले व 
दुसऱ्या फेरीतील पहिला प्रश्‍न पडद्यावर आला. 

प्रन क्र. १: 0, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 यांपैकी क्रमाने येणारे 
पाच अंक वापरून एक पाच अंकी संख्या तयार करायची आहे. या 
संख्येतील अंक मात्र क्रमानेच असले पाहिजेत असे नाही. तयार केलेली 
संख्या, अशी हवी को, पहिल्या दोन अंकांनी मिळणाऱ्या संख्येस[मधल्या 
अंकाने गुणले असता शेवटच्या दोन अंकांनी तयार होणारी संख्या 
मिळते. . 

प्रेक्षक उदाहरण वाचून प्रयत्न करायला सुरवात करत होते. 
जेमतेम एक मिनिट झाले असेल नसेल तोच दोन्ही संघांनी आपली 
उत्तरे डॉ. रामस्वामींकडे आणून दिली. प्रेक्षक एकदम चाटच झाले. 


डॉ. रामस्वामींनी दोन्ही उत्तरे बरोबर असून ती पहिल्या तीन 
मिनिटांत आल्यामुळे दोन्ही संघांना प्रत्येकी दहा गुण दिल्याचे जाहोर 
केले. 


५४ > धन्यवाद श्रीयुंत गुणाकार 


प्रक्षकांच्या माहितीसाठी सर्वांना उत्तरही सांगितले. अपेक्षित 
संख्या 13452. 

वेळेअभावी तज्ज्ञांच्या टिपणीचा कायंक्रम या व पुढील प्रश्‍नांवर 
होणार नाहो असेही त्यांनी जाहोर केले. तसेच त्याबद्दल दिलगिरीही 
व्यक्‍त केली 

अनेकांना हा उद्बोधनपर कार्यक्रम हवा होता, पण परिस्थितीमुळे 
तो होत नाही याबद्दल त्यांनी हळहळ व्यक्‍त केली. दोन्ही संघांच्या 
मानाने हा प्रश्‍न अगदीच सोपा होता. पुढील प्रश्‍न बहुधा याची कसर 
भरून काढणार असा अंदाज प्रेक्षक बांधून होते. 

डॉ. रामस्वामींनी दुसरा प्रश्‍न पडद्यावर दाब्षविण्याची विनंती 
प्रा. कहाळेकर यांना केली. 

प्रश्‍न क्र २: सात व आठ वाजण्याच्या दरम्यान मिनिटकाटा 
व तासकाटा एका रेषंत किती वाजता येतील? 


दोन ओळीचा छोटा प्रश्‍न, दिसायला अगदी साधा होता. पण 
प्रत्यक्ष प्रयत्न करायला लागल्यावर सर्वांच्या असे लक्षात आले की हे 
प्रकरण तितके सरळ नाही. काही जणांनी तर आपल्या हातातली 
घड्याळे काढली. त्यात सात वाजवले. नंतर मिनिटकाटा पुढे सरकवत 
दोन्ही काटे एका रेषेत आणून उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. यातून 
त्यांच्या एवढेच लक्षात आले को, सात वाजून पाच मिनिटानंतर हे 
घडते. पण पुढचा अपूर्णांक काही घड्याळावरून निश्‍चित करता येत 
नव्ह्ता. तसेच नुसत्या उत्तराचाही काही उप्रयोग नव्हता. गणिताने हे 
काढले कसे याची रीत सांगणे अपेक्षित होते. पहिली तीन मिनिटे 
संपल्याची घंटा झाली तरी कोणालाच या ५४नाचे उत्तर आले नव्हते. 
आता शेवटची तीन मिनिटे बाकी असल्याने दोन्ही संघांची उदाहरण 
सोडविण्याची घाई सर्वांच्याच लक्षात आली होती. शेवटचे एक मिनिट 
बाकी होते. पालच्या संघाचे उत्तर डॉ. रामस्वामींकडे दगड्याने नेऊन 
दिले. आता मुंबई संघाचे उत्तर येते का नाही इकडे सर्वांचे लक्ष होते. 
शेवटची १५ सेकंदे बाकी असताना मुंबई संघाचेही उत्तर दिले गेले. 
प्रेक्षकांचे लक्ष आता उत्तराकडे लागले होते. 


धन्यवाद श्रीयूत गुणाकार > ५५ 


डॉ. रामस्वामी आपला निणंय देत होते. *दोव्ही संघाची उत्तरे 
दुसऱ्या तीन मिनिटांत आली आहेत. त्यापेकी पाल संघांचे उत्तर बरोबर 
आहे व मुंबई संघाचे उत्तर चूक आहे. त्यामुळे पाल संघास पाच गुणव 
मुंबई संघास शून्य गण मिळतील. परंतु हे उत्तर कसे आले याचे 
स्पष्टीकरण पाल संघाने बरोबर दिल्यावरच ते गुण त्यांना मिळतील, 
पाल संघाच्या एकाने येथ येऊन ते स्पष्टीकरण द्यावे. ' 

गणपाला थोडे अस्वस्थ वाटत होते म्हणून तो डोळे मिटून 
बसलेला होता. गणपाला विश्रांती मिळावी म्हणून ळिहून दिलेले 
स्पष्टीकरण दगड्याने वाचू दाखविले. 


(॥) 


(1) सात वाजता मिनिटकाटा हा तास काट्याच्या मागे 35 
मिनिटांच्या भागांनी आहे. 

(1) तास व मिनिटकाटा एका रेषेत येतील तेव्हा दोन्हीमधील 
फरक 30 मिनिटांच्या भागाइतका असायला हवा. म्हणजे सात वाजता 
दोन काट्यात असणारा फरक ५ मिनिटांच्या भागाने कमी व्हायला 
हबा. 

(ह) 60 मिनिटे वेळात मिनिटकाटा हा तासकाट्याच्या पुढे 
जातो. म्हणजेच 55 मिनिटांच्या भागांनी पुढे जातो, म्हणजेच 55 
मिनिटांच्या भागाच्या फरकासाठी 60 मिनिटे वेळ तर 5 मिनिटाच्या 
भागासाठी किती मिनिटे लागतील, हे आपण काढू, 


५६ > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


60 60_ 5 मिनिटे वे. 
३६३ 5 आ] मिनिटे वेळ 


(४) सात वाजून 5 - मिनिटांनी तास व मिनिटकाटा सरळ- 


रेषेत असतील. 

परीक्षकांनी आपले स्पष्टीकरण बरोबर की चूक काही 
सांगण्यापूर्जीच डोक्यावरची टोपी कपाळावर ओढीत दगड्या जागेवर 
जाऊन बसला. प्रेक्षकांच्या टाळ्यांनीच परीक्षकांचा निणंय देऊन 
टाकला. 

डॉ. रामस्वामींनीं टाळ्यांच्या निणेयास दुजोरा दिला. अत्यंत 
मुहेसूद स्पष्टीकरणाबद्दल पाल संघाचे त्यांनी कोतुक केले. आणि ते पाच 
गुणास पात्र असल्याचे जाहीर केले. 

दुसऱया प्रश्‍तमखेरची स्थिती दाखविणारा गुणफलक पडद्यावर 
झळकला, 


ष्> 


10 । 


10 | 5 15 


पाल 


सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात पाल संघाच्या आघाडीचे कोतुक 
केले. डाँ. रामस्वामींच्या सूचनेप्रमाणे प्रा. कहाळेकरांनी तिसरा प्रएन 
पडद्यावर प्रक्षेपित केला. 

प्रश्‍न क्र. ३ : ज्या दोन संख्यांची ( पूर्णांक अथवा अपूर्णांक ) 
बेरीज व गुणाकार सारखा येईल अशा संख्यांच्या तीन जोड्या सांगा. 
तसेच अशा संख्या मिळविण्याचा नियम सांगा. 

स्पर्धक व प्रेक्षक सगळथांनीच थोड्या प्रयत्नानंतर या संख्या 
पूर्णांक अस्‌ शकत नाही हे जाणले. त्यांनी पूर्णांकाचा नाद सोडून दिला 
व आता अपूर्णांकाशी ते झगडत होते. अगदी ५ वी ते १० वी वर्गातील 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > ५७ 


गणिताचे ज्ञान हा प्रश्‍न सोडविण्यास पुरेसे होते. पण त्याने मी मी 
म्हृणणाऱ्याच्या नाकात दम आणला. प्रयत्न करता करता गणपा थांबला' 
त्याला खूप थकल्यासारखे वाटत होते. त्याने पिण्यासाठी पाणी मागविले. 
पाणी पिऊन उदाहरणाच्या वाटेस न जाता डोळे मिटून बसून राहिला. 
इकडे दगड्या, धोंड्या उदाहरणाशी झगडत होते. पहिली तीन मिनिटे 
कशी गेली ते कोणास कळलेही नाही. प्राचव्या मिनिटाला मुंबई संघाने 
उत्तर दिले. प्रेक्षकांनी टाळया वाजविल्या. या आवाजाने गणपा जागा 
होऊत उदाहरणाच्या खनपंटीस बसला. गणपाने उत्तर मिळाल्याची 
-चुटको वाजवली आणि आपले उत्तर दगड्याकडे दिले. दगड्याने ते 
डॉ. रामस्वामींकडें दिले. पण या वेळेपर्यंत दुसरी तीन मिनिटे झाल्याची 
घंटा होऊन दहा-बारा सेकंदे झाली होती. दगड्या, धोंड्या, गणपा 
उदाहरण सोडबिण्यात गक होते त्यामुळे त्यांना याची कल्पना नव्हती. 
अगदी अटीतटीन चाललेल्या या सामन्याकडे प्रेक्षक डोळयांत तेल घालून 
पाहत असल्याने त्यांना याची जाणीव होती. निर्णयाकडे सारेजण कान 
लावून सज्ज होते. 


डॉ. रामस्वामींती निर्णय सांगण्यास सुरुवात केलौ. ' दोन्हीही 
संघांची उत्तरे बरोबर आहेत. पण पाल संघांचे उत्तर बरोबर असूनही 
वेळेत न आल्याने ते ग्राह्य धरता येत नाही . . . 


फक्त १०-१२ सेकंदासाठी पाळ संघाची संधी हुकल्याबद्दल 
अनेकांनी हळहळ व्यक्‍त केली, तर मुंबईकरांना पाठिंबा देणारांना हायसे 
वाटले. 

डॉ. रामस्वामी पुढे म्हणाले, 

* , , .त्यामुळे मुंबई संघास पाच गुण व पाल संघास शून्य गुण 
देण्यात येत आहेत. आता प्रश्‍स क्र. ३ अखेरचा गुणफलक पाहा. 

वेळ अपुरा असल्यामुळे कार्यभाग भराभरा उरकण्याच्या नादात 
डॉ. रामस्वामी मुंबई संघाने उत्तर काय दिले ते सांगण्याचे विसरून गेले. 
डॉ. रामस्वामी आत्ता उत्तर सांगतील म्हणून समंजस प्रेक्षक गप्प होते. 
डॉ. रामस्वामींना आपण प्रेक्षकांना उत्तर सांगितले नाही याचे भान 


५८ > धन्यवाद श्रीयूत गुणाकार 


सघ 
| मुंबई 00 | 05 15 
क ऱ्य र त्त 
पाल 10 । 05 | 00 15 | 
| । 


नसल्यामुळे त्यांनी प्राध्यापक कहाळेकरांना पुढील प्रश्‍न पडद्यावर : 
प्रक्षेपित करण्याचीं सूचना केली 

या सूचनेबरोबर प्रक्षकांतुत एकदम आरडाओरड सुरू झाली 

* प्रश्‍नाचे उत्तर सांगा 

दडपून मुंबई संघाकडे झुकते माप ठाकू नका 

अशा एक ना अनेक वक्‍्तव्यांची सरबत्ती प्रेक्षकांतून सुरू झाली 

डॉ. रामस्वामींनी या कोलाहलाची दखल घेतली. घाईत प्रश्‍नाचे 
उत्तर सांगण्याचे राहून गेल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्‍त केली आणि उत्तर 
सांगण्यास सुरुवात केली 


ए) पहिली जोडी 
7 _ 7_ 28-21 49, 7 ,7__ 49 
वन यत क्र न्यत कक कृत्कचूतर 


करुत 
शा) दुसरी जोडी -, 5 
2-2 _ 6-10 _ -4. 
डा डचिपुडा 

5, -$ 

(1) तिसरी जोडी |; छु 
5 _, -5_40-65_-25 ,5 .,-5_-25 


137 8प्व चप! 13605 
* आता अशा संख्यांची जोडी शोधण्याचा नियम काय असेल ते 
पाहा. या उदाहरणातील संख्यांच्या निरीक्षणावरून तुम्हांस तो नियम 
सहज शोधता यायला हुवा. 


पहिली संख्या कोणतीही अपूर्णांक घ्या. समजा ह, तर दुसरी 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > ५९ 


रि ८ ३. तीं भ > 
संख्या ८ असते. या पद्धतीने तुम्हांस तीनच कांय असंख्य संख्या देता 


येतील. प्रत्यक्ष पडताळून पाहा. 

प्रक्षकांनी हे पडताळून पाहिलें व त्यांना या नियमाच्या किमयेचे 
आशश्‍चये वाटले. संख्यांच्या मधील संबंधाविषयीचें कुतुहूल वाटले. 

डॉ. रामस्वामी पुढे म्हणाले, 

“हा सववसामान्य नियम लक्ष्मण गोगावले यांनी शोधला आहे. 
लक्ष्मण गोगावले हा आपटे प्रशाला, आपटे रोड, पुणे ४११००४या 
शाळेत-रात्र प्रशालेत शिपाई म्हणून काम करतो. जादूचे चौकोन, 
गोगावले स्थिरांक वर्गरे अनेक शोध त्याते स्वतंत्रपणे लावले आहेंत.' 

रात्र प्रशालेच्या शिपायाची गणिती बुद्धिमत्ता ऐकूम सारेजन 
आणखीनच अवाक्‌ झाले. 

लक्ष्मणला भेटावे असे सर्वांनाच वाटू लागले. पाल संघाची आघाडी 
जाऊन पुन्हा दोन्ही संघांचे गुण सारखे झाल्यामुळे स्पर्धेची च्रस 
आणखीच वाढली होती. मध्यंतरी थकवा आल्याने गणपा झोपला नसता 
तर कदाचित, नव्हे पाल संघच आघाडीवर राहिला असता अशी चर्चा 
प्रेक्षकांच्यात सुरू होती. 

पडद्यावर आलेल्या पुढील प्रश्‍नाने सवंत्र शांतता पसरली. 

प्रश्‍न क्र. ४: आकार, रंग वगेरे दृष्टींनी बाह्यता सारखी 
दिसणारी बारा नाणीं आहेत. त्यांपेकी एकच नाणे खोटे आहे. खोटे 
म्हणजे इतर अकरा नाण्यांपेक्षा वजनानें ते जड किवा हलके आहे. 
वजनाने ते जास्त आहे, का कमी ते निश्‍चित माहीत नाही. एक दांडीचा 
तराजू वापरून व नाण्यांची एकमेकांशी वजनं करून तुलना करा व' 
फक्त तीन वेळा वजने करून खोटे नाणे हलके आहे का जड तेही सांगा. 

दिसायला ब प्रत्यक्ष सोडवायलाही हा प्रश्‍न सोपा नव्हता. 
बरोबरीने चाललेल्या या सामन्याचा तो कसोटी प्रश्‍नच होता. प्रेक्षकातल्या 
सुमारे ८० टक्के मंडळींनी पहिल्या दोन अडीच मिनिटांतच या प्रश्‍नाचा 
नाद सोडला आणि पहिली तीन मिनिटे व्हायला फक्त दहा सेकंद बाकी 
असल्यामुळे प्रश्‍नाचे उत्तर कोण देतो इकडे त्यांची नजर होती. पहिली 
तीन मिनिटे झाल्याची घंटा झाली. याची दखल घेऊन दोन्ही संघ 


६० > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


हिरीरीने प्रयत्नास लागले होते. 

___ चिकाटीचे असणारे प्रयत्नशील प्रेक्षकातील काहीजण आपल्याला 
उत्तर बरोबर मिळाल्याचे मोठ्या दिमाखाने शेजाऱ्यांना सांगत होते. 
त्यातला कोणीतरी शेलक्या विचारांचा त्यावर “अमुक एक शक्‍यता 
तुम्ही विचारात घेतली नाही', असं सांगून त्याचे उत्तर चूक असल्याचे 
निदर्शनास आणन देत होता 

* अहो, इतकं सोपं उदाहरण असतं तर मग या पोरांनीच पहिल्या 
तीन मिनिटात उत्तर दिलं नसतं का? 

__ “तुम्हांला सुटेल इतकं सोपं उदाहरण विचारायला परीक्षक काय 

बावळट आहेत काय? 

अशा प्रकारड्य़ा अनेक कॉमेंटस्‌ प्रेक्षकात चालू होत्या. आता 
दुसरीं तीन मिनिटे संपायला ३० सेकंदें बाकी असल्याने सर्वांनीच प्रयत्न 
सोडले होते. आणि आपले कमेरे स्टेंजकडे लावून एकदम गप्प होते. 

शेवटचे १० सेकंद बाकी होते. सवजण जीव मुठीत घेऊन 
आपल्या नजरा स्थिरावून होते 

शेवटचे ५ सेकंद बाकी असतानाच मंबईच्या संघाने आपले 
उत्तर डॉ. रामस्वामींना दिले 

आता उरलेल्या चार सेकंदात पाल संघ काय करतोय तिकडे 
साऱ्यांचे लक्ष लागून होते. मुंबई संघाने उत्तर दिले त्या अर्थी पाल 
संघही उत्तर देणार अशी बऱ्याचजणांना खात्री वाटत होती. दगड्या 
आता उठेल, मग उठेल इकडे साऱ्यांचे लक्ष होते. पण वेळ संपल्याची 
घंटा झाली. आणि वैतागून बरेचजण चुकचुकले. 

आता मुंबई संघाने उत्तर दिले असले तरी ते बरोबर आहे का 
चूक याची सर्वांना उत्कंठा लागली होती. मुंबई संघाचे उत्तर बरोबर 
असेल का चूक यावर चर्चा, वादावादी, पैजा सुरू झाल्या होत्या. 
डॉ. रामस्वामी मुंबई संघाचे उत्तर बारकाईने तपासत होते. नेहमीपेक्षा 
याला जास्त वेळ लागल्याने प्रेक्षकांची अस्वस्थता वाढीस लागली 
होती. चूक-बरोबरचा अंदाज घण्यासाठी सारेजन डॉ. रामस्वामींच्या 
चेहऱ्याचे अगदी बारकाईने निरीक्षण करत होते. 


धन्यवाद श्रीयूत गुणाकार > ६१ 


मुंबई संघाचे उत्तर खाली मान घालून वाचत असतानचा 
डॉ. रामस्वामींनी माईकचे बटण ऑन केले. माईकच्या धुंई आवाजाच्या 
- पायलटकारने माता डॉ. रामस्वामी निणंय देणार आहेत याची जाणीव 
सर्वांना करून दिली. सवंत्र एकदम सामसूम झाले. 

डॉ. रामस्वामींकडे सर्वांच्या नजरा खिळून होत्या. डॉ. राम- 
स्वामींनी आपले निवेदन सुरू केले. 

* माझ्याकडे फक्त मुंबई संघाचे उत्तर वेळेत आले आहे.' असं 
म्हणून डॉ. रामस्वामींनी पाण्याचा ग्लास तोंडाला लावला. पाणी 
पिण्यासाठी त्यांना लागलेले २-३ सेकंद प्रक्षकांना अगदी तासासारखे 
वाटत होते 

“बाबा, एकदाचा पी पाणी व लवकर बोल झट की पट ', अशी 
प्रतिक्रिया प्रेक्षकांची होती 

डॉ. रामस्वामींनी पाण्याचा रिकामा ग्लास बाजला ठेऊन 
खिशातील रुमालाने ते तोंड पुसू लागले. 

प्रेक्षक आणखीच वेतागले. 

* माझ्याकडे वेळेत आलेले मुंबई संघाचे उत्तर चुकोचे आहे. 

या वाक्‍्याबरोबर अनेकांनी एकदम सुस्कारा सोडला. कोणी 
दुःखाचा कोणी समाधानाचा. 

“त्यामुळे दोन्ही संघांना शून्य गुण देण्यात येत आहेत. चवथ्या 
प्रश्‍नअखेर दोन्ही संघांचा गुणफलक पाहा. ' 


| 
प्रश्‍न क्र. 
क कक | 2 र्व 5 एकूण 
207 न. - | , 
मुंबई 10 | 0७0 । 05 । 00 | 15 
| 
: पाल 10 05 0 | 15 
। 
। | 


पुन्हा बरोबरी. पृन्हा तणाव. पुन्हा चर्चा, वाद, पेजा 
डॉ. रामस्वामी पुढे म्हणाले, 


६२ > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


“या प्रश्‍नाचे उत्तर. बरेच मोठे आहे. वेळेअभावी सविस्तर 
सांगणे शक्‍य नाही याबद्दल दिलगीर आहे. पण याच्या उत्तराची 
रूपरेषा अशी-- 

- £ १२ नाण्यांचे चार-चारचे तीन गट करा..प्रथम दोन गट घेऊन 
त्यांची वजनें करा. शक्‍यता दोन. दोन्ही सारखे भरतील किवा 
असमान असतील. या दोन्ही शक्‍यता विचारात घेऊन त्यासंदर्भात पुढील 
शक्यता कोणत्या त्या सर्वांची दखल घेऊन उत्तर मिळवता येते. ' 

सारा प्रकार बऱ्याच जणांच्या डोक्यावरून गेला होता. काहीजण 
तसे दाखवत नव्हते तर काहीजण ' आपल्याला यातलं काही कळलं 
नाही, ' अशी स्पष्ट कबुली देत होते. 

आता दुसर्‍या फेरीतींल शेवटच्या म्हणज पाचव्या प्रश्‍नाकडे 
सर्वांचे डोळे लागले होते. दोन्ही संघांचे समान गुण झाले असल्यामुळे 
हा प्रश्‍न निर्णायक प्रश्‍न ठरणार होता. 

ओव्हरहेड प्रोजेक्टरच्या बटणाचा कटकन आवाज आला. 

सर्वांच्या नजरा पडद्यावर फेकल्या गेल्या. 

पाचवा प्रश्‍न-पडद्यावर आला. 


प्रन क्र. ५ : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 -- 100 

येथील डाव्या बाजूच्या अंकांचा क्रम न बदलता, -., --., 

--, < होचिन्हे वकस हे डाव्या बाजूच्या अंकात अशा तऱहेने 

घाला की डाव्या बाजूची किमत शंभर येईल' उदा. 

(1-2-3-4) > (5-6-7-8 -9) - 100 
म्हणजेच (-4) > (- 25 ) - 100 


सर्वांनी वेळा नोंदल्या. दोन्ही संघ व प्रेक्षकांतल्या काही गणित- 
प्रेमींनी प्रयत्न करायला सुरवात केली अगदी पाचवी ते सातवी पर्यंतचेच 
फक्त पूर्वज्ञान आवश्यक असणारा हा प्रश्‍न तसा दिसायला सोपा 
व प्रत्यक्षात सहज न येणारा असे या प्रश्‍नाचे स्वरूप आहे हे लवकरच 
च्सर्वांया ध्यानात आले. उत्तर शोधण्यात सर्वजण दंग होते. पहिली 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार < ६३ 


तीन मिनिटे झाल्याचीं घंटा खणाणली. आणि दोन्ही संघांच्या व 
सर्वांच्या लक्षात आले कौ कोणालाच पहिल्या तीन मिनिटात या 
प्रश्‍नाचे उत्तर मिळू शकले नाही. या घटनेची नोंद घेऊन सवेजण 
हिरीरीने कामास लागले. 

आता शेवटचे मिनिट सुरू होते. सवेजण एवास रोखून कोण 
उत्तर देतोय त्याची आतुरतेने वाट पाहत होते. शेवटचे ३० सेकंद 
उरले होते तरी कोणाचेच उत्तर आले नाही. शेवटचे १५ सेकंद 
बाकी असताना मुंबईच्या संघनायकाने आपले उत्तर डॉ. रामस्वामी 
यांच्याकडे दिले. त्याबरोबर सर्वांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. ' मुंबई 
संघाचा विजय असो ' अशा घोषणाही झाल्या. आणि लगेच शांतताहीं 
पसरली. उरलेल्या ५-७ सेकंदात पालच्या संघाचे उत्तर येतेय का 
नाहीं ते पाहणारी ही शांतता होती. वेळ संपल्याची घंटा वाजण्याची 
सुरवात होत असतानाच गणपाने आपल्या उत्तराचा कागद 
डॉ. रामस्वामी यांचेकडे दिला. त्याबरोबर टाळ्यांचा कडकडाट 
झाला. ' पाल संघाचा विजय असो ' अशा घोषणाही झाल्या. एकदम 
गडबड गोंधळ सुरू झाला. घोषणा व' प्रतिघोषणांचे युद्ध सुरू झाले. 
काही गटात याचे वादावादी व बाचाबाचीत रूपांतर झाले. खरं 
म्हणजे कोणाचे उत्तर बरोबर आहे हे अजून ठरले नव्हते. ते कळण्या- 
पूर्वी प्रक्षक उगाचच गडबड गोंधळ माजवत होते. 

डॉ. रामस्वामींनी सर्वांना शांत राहण्याची विनंती केली. सर्वे- 
जण एकदम चुपचाप बसले. 

डॉ. रामस्वामींनी मुंबई संघांचे उत्तर प्रथम वाचून दाखविले व 
ते बरोबर असल्याचे जाहीर केले. त्याबरोबर पुन्हा ' मुंबई संघाचा 
विजय असो या घोषणांनी हॉल दणाणून गेला. 

डॉ. रामस्वामी यांनी सर्वांनी संयम राखावा, शांतता राखावी 
अशी विनंती केली. प्रेक्षकांच्या आग्रहावरून मुंबई संघाचे उत्तर त्यांनी 
फळ्यावर लिहिले. 

1--(2>3)--(495)--6--7--(8>9) 100 
म्हणजे 

1--6--20--6--7--72--100 


६४ > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


सर्वांच्या टाळ्यांचा कडकडाट संपल्यावर 'मी आता पाल संघाचे 

उत्तर वाचून दाखवतो! असे डॉ. रामस्वामी म्हणाले. 
_ इतक्यात.... | 

मुंबई संघाचे व्यवस्थापक डॉ. रुबेन उठून उभे राहिले व त्यांनी 
पाल संघाचे उत्तर वाचण्यास हरकत घेतली. त्यांचे म्हणणे असे- 

वेळ संपल्याची घंटा वाजायला सुरुवात झाली अगदी त्याच वेळीं 
पाल संघाचे उत्तर आले, त्यामुळे ते वेळेत आलेले उत्तर नाही. म्हणून 
त्यांचे उत्तर विचारात घेऊ नये व मुंबई संघास विजयी संघ म्हणून 
जाहीर करावे. 

डॉ. रुबेन यांच्या या मुह्याला पाठिंबा देणारे अनेक प्रतिसाद 
प्रेक्षकांतुन आले. पुन्हा ' मुंबई संघ झिदाबाद', ' मुंबई संघाचा विजय 
असो ' अशा घोषणा झाल्या. 

सर्वांना शांत राहण्याची विनंती केल्यावर सगळीकडे सामसूम 
झाली, आणि डॉ. रामस्वामींनी बोलण्यास सुरुवात करण्यापुर्वी प्रेक्षकां- 
तील एक गृहस्थ उठून मोठ्याने तावातावाने बोलू लागले. 

“ वेळ संपल्याची घंटा सुरू झाल्यावर परंतु ती संपायच्या आत 
गणपतने आपले उत्तर दिले आहे. म्हणून ते वेळेतच आले असे मान्य 
करावे. कारण घंटा वाजण्याची संपल्यावर वेळ संपली असा अथं आहे. 
असे नसेल तर टाईम कीपरनें ' टंग' असा लहान आवाज देऊन घंटा 
बंद करावयास हवी होती. तेव्हा पाल संघाचे उत्तर वाचून त्यांना संधी 
दिलीच पाहिजे असा माझा आग्रह आहे. 

* पाल संघाला संधी दिलीच पाहिजे ', ' पाल संघाला न्याय 
मिळालाच पाहिजे ' अशा घोषणा सुरू झाल्या. 

प्रेक्षकातल्या अनेकांनी याला पूरक प्रतिसाद देऊन मुद्दा उचलून 
धरला. काहींनी विरोध केला. परस्परात आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले. 
आरडाओरडा, गोंधळ यांनी परिस्थितीचा कब्जा घेतला. एक वेळ अशी 
आली कौ कोण कोणाशी बोलत आहे हे कोणालाच कळत नव्हते. 

अनपेक्षितपणे गणपत उभा राहिला व माईकवरून बोलू 
छागला. 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार < ६५ 


* उपस्थित सज्जनहो, कृपया शांत राहा. 

सगळीकडे कडक शांतता पसरली, 

गणपत पुढ म्हणाला, 

* संचालकांनी त्यांना योग्य वाटेल तो निर्णय द्यावा, तो आम्ही 
मान्य करू. परंतु त्यापूर्वी याबाबतची मला माझी बाजू मांडण्याची 
संधी द्यावी अशी संचालकांना मी विनंती करतो. 

संचालकांनी अन॒मती दिल्यावर दुसऱ्याची उसनी आणलेली खाली 
घसरणारी चड्डो वर सावरत गणपतने आपली बाजू मांडण्यास ,सुरुवात 
केली. 

* पालच्या संघास कोणाचीही दया अथवा मेहरबानी नको 
आहे. 

' मुह्द्याचं बोला. फालतूक तत्त्वज्ञान नको. प्रेक्षकांतून गणपाला 
डिवचणारा एक आवाज आला. 

गणपत शांतपणे पुढे म्हणाला, 

* खरं म्हगजे माझे उत्तर चवथ्या मिनिटातच तयार होते. 

* उगीच बंडल मारू नका. चवथ्या मिनिटाला उत्तर तयार होते 
तर लगेच का नाही दिले संचालकांकडे ?' प्रक्षकांतुन एक खोचक प्रश्‍न 
फाडकन आला. 

न डगमगता गणपाने आपले निवेदन सुरू केले. 

* आता प्रेक्षकांतून बोललल्या सद्गृहस्थांची शंका बरोबर आहे. 
मी खोटे कशावरून बोलत नसेन? पहिल्या तीन मिनिटानंतर केव्हाही 
उत्तर दिलें तरी पाचच गुण मिळणार म्हणून मळा मिळालले पहिले 
उत्तर लगेच देण्याऐवजी मी या प्रश्‍नाची आणखी उत्तरे शोधत बसलो. 
मंबई संघाने या प्रश्‍नाचे एकच उत्तर दिले आहे. मी मात्र याच प्रश्‍नाची 
वेगवेगळी दहा उत्तरे दिली आहेत. यावरून माझे उत्तर चवथ्या 
मिनिटालाच तयार होते हे आपल्यासारख्या सुज्ञांता पटायला हरकत 
नाही. 

गणपत तडक फळ्याकडे गेला व आपली दहा उत्तरे त्याने 
फळ्यावर मांडण्यास सुरुवात केली. 


६६ > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


--> >>> --:><>--२२>:<>>-> 


1) 1--2--3--4--5--6--7-- (8>८9) "< 100 
2) -- (122) -3--4--5-- (6>7) -- (89) "- 100 
3) 1-- (223) -- (45) -6--7-- (829) "- 100 

( मुंबई संघाने दिलेले उत्तर ) 


4) 1-- (2>3)--4--5--67--8--9 -< 100 
5) (1>2)-34--56--7 --8--9 < 100 
6) 12--3-4--5--67--8--9 _ 100 

7) 123-4-5-6-7--8-9 -< 100 

8) 123--4--67-89 << 100 

9) 123--45-67--8--9 "- 100 

10) 123--45--67--89 << 100 


उत्तरे लिहून गणपत जागेवर जाऊन बसला. तमाम प्रेक्षकांती 
आश्चर्याने हाताची बोटे तोंडात घातली होती. एक मिनिटभर 
आश्‍चर्याच्या शांततेने साऱ्यांना झपाटल होते. मंडळी भानावर आली 
आणि प्रचंड टाळ्यांच्या कडकडाटाने गणपतच्या बुद्धीचे कोतुक केल. 
संचालकांनी निणंय जाहीर करण्यापूर्वीच प्रेक्षकांच्या प्रचंड कौतुकाने 
पाल संघास न्याय मिळवून दिला होता. गणपाच्या या अफाट 
बुद्धिमत्तेच्या चमत्काराने प्रेक्षकांची मने दिपून गेली होती. काही उणे 
काढायला गणपाने जागाच ठेवली नव्हती. 

वातावरण एकदम शांत होते. 

डॉ. रामस्वामींनी आपला निर्णय सांगण्यास सुरवात केली. 


। वालच्या संघाचे उत्तरही बरोबर आहे हे आपण पर्वंजणच मान्य 
कराल अशी खात्री आहे. मुंबईच्या संघाने या प्रश्‍नाचे एकच उत्तर दिले. 
आहे. पालच्या संघाने याच प्रश्‍नाची दहा बरोबर उत्तरे दिली आहेत. 
जादा उत्तरे देण्याबद्दल जास्त गुण देण्याची तरतुद नसल्यामुळे मी दोन्ही 
संघास या प्रश्‍नाचे ५ गुण देत आहे. आता दुसर्‍या फेरीतीळ अंतिम 


गुण असे आहेत- 
पडद्यावर दोन्ही संघांचे अंतिम गुण झळकले. 


धन्यवाव श्रीयुत गुणाकार > ६७ 


“ दुसऱ्या फेरीतही दोन्ही संघांना समान गुण मिळाल्यामुळे आता 
तिसरी आणि शेवटची फेरी होणार आहे. या फेरीत प्रत्येक संघाने 
दुसऱ्या संघास एक प्रश्‍न विचारावयाचा आहे. पहिल्या तीन मिनिटांत 
उत्तर आल्यास पाच गुण ही नेहूमीची गुणदान थरोजना याही वेळी चालू 
राहील. प्रथम कोणी प्रश्‍न विजारायचा हे नाणेफक करून ठरविण्यात 
येईल. मी नाणेफेक करून मुंबई संघास दान गागगण्याची संधी देत आहे. 


। क य 
फंदी 1,234 5 |. एकूण 
सा हर. 0. 
| पाल 10 । 05 00 00 5 20 
क क ' न्न 
| । 
| मुंबई 10 00 | 06$ 00 5 | 20 
1] 
। 


डॉ. रामस्वामी यांनी नाणे वर फेकले. मुंबई संघाने छा हे दान 
मागितले. नाण्याचा छाप वर होता. त्यामुळे प्रथम मुंबईचा संघ प्रश्‍न 
विचारेल असे डॉ रामस्वामी यांनी जाहीर केले. तयारीसाठी दोन्ही 
संघांना वेळ मिळावा म्हणून आपण दहा मिनिटे विश्रांतीची ठेवणार 
आहोत. आता ५-५० झालं आहेत. सामन्याची तिसरी फेरी ठौीकसहा 
वाजता सुरू होईल. असे सांगून डॉ. रामस्वामी तिसऱ्या फेरीच्या 
तयारीस लागल 


काही प्रेक्षक तिथंच बसून होते, तर काहीजण पाय मोकळे 
करायला बाहेर पडले. कोणी चहा घेऊन ताजेतवाने होत होते. सामना 
कोण जिंकेल याबहृल कोणालाच निश्‍चित सांगता येत नव्हते. गणपतचे 
कौतुक मात्र सर्वांच्या तोंडी होते. 


सहाला ठीक तीन मिनिटे कमी असताना डॉ. रामस्वामी आपल्या 
आसनावर येऊन बसलें. भागोमाग दोन्ही संघांचे स्पर्धक आपापल्या 
ठिकाणी जाऊन बसले. सर्वांनी टाळ्या वाजवून दोन्ही संघांचे स्वागत 


६८ * धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


केले. आता कोणत्या प्रकारचे प्रश्‍न येतात व त्याची उत्तरे कशी मिळतात 
याबद्दलचे कुतूहल शिगेला पोहचले होते. 

बरोवर सहाच्या ठोक्याला घंटा वाजली. 

तशी सवंत्र कुतूहलाने भरळेली शांतता पसरली. 

डॉ. रामस्वामींनी सर्वांनी शांत राहून सहकार्य करावे असे 
आवाहन केले. आणि मुंबईच्या संघनाय़रकास त्याचा प्रश्‍न फळ्यावर 
लिहिण्याची विनंती केली. 

मुंबई संघाचा नायक सदानंद राजे आपल्या जागेवरून उठला 
व त्याने खडूने आपला प्रश्‍न फळ्यावर लिहिण्यास सुरुवात केली. 


(1) 8७ 8७6१ > ७0 3९88७ 
(2) ५५ ७6.७6 306७00७%७% 

& या चिन्हाच्या ठिकाणी प्रत्येक उदाहरणात एक ते 
नऊपर्यंतचे अंक फक्त एकदाच वापरून समानत| पूर्ण करा. 


जावा अशा शांततेत गेले. सर्वांनी आपापल्या घड्याळात वेळ लावलीं. 
काही जणांचे नेहमीप्रमाणे निष्फळ प्रयत्न चालू होते. काही वेळातच हे 
उदाहरण दिसते तितके सोपे नाही असे सर्वांच्याच लक्षात आले. 

गणपा जागेवर उभा राहिला, उसनी आणलेली खाली घसरणारी 
चड़डो त्याने सावरली. आणि नेहमीच्या सवयीप्रमाणे दोन्ही हात मागे 
एकात एक अडकवून उत्तर लिहिण्यासाठी तो फळ्यापाशी गेला. हातात 
खडू घेतला व उत्तर लिहायला सुरुवात करणार इतक्यात... 

एक सद्गृहस्थ उठले व त्यांनी मुंबई संघाच्या प्रश्‍नावर जोरदार 
आक्षेप घेतला. | 

* या अंतिम फेरीत प्रत्येक संघाने एकच प्रश्‍न विचारावा अशी 
अपेक्षा आहे. मुंबई संघाने दोन प्रश्‍न किवारलेत. तरी यातील एक प्रश्‍न 
वगळावा व स्पर्धा सुरू करावी. ' 

अनेकांनीं हा मुद्दा उचलून घरला. पुन्हा गडबड गोंधळ सुरू झाला. 
आपापसात चर्चा चालू झाल्या. 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > ६९ 


डॉ. रामस्वामींनी हा आक्षेप बरोबर आहे असा निर्णय द्यायच्या 

अगोदरच गणवतने बोलायला सुरुवात कली 
ह्या विचारलेल्या दोन्ही प्रश्‍नांबद्दल माझी हरकत नाही. मो 

या दोन्ही प्रश्‍नांची उत्तरे बरोबर देऊ शकतो. 

असं म्हणून गणपाने आपली उत्तरे फळ्यावर लिहायला सुरुवात 
केली. 

(1) 483 > 12 ८ 5796 

(2) 1738 > 4 -_< 6952 

दुवरे उत्तर संपता संपता ही उत्तरे बरोबर आहेत कानाहीते 
पडताळून न पाहताच साऱ्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. ' पाल 
संघाचा विजय असो ' अशा घोषणाही दिल्या. गणपतच्या बुक्धिमत्तेनें 
सर्वांना आश्चर्याची आंघोळ घातली होती. इतक्यात पहिली तीन मिनिटे 
झाल्याची घंटा झाली. गणपत मागे हात बांधून जागेवर जाऊन बसला. 

डॉ. रामस्वामींनी दोन्ही उत्तरे बरोबर असल्याची स्वतः खात्री 
करून घेतली व पाल संघाने वरोबर उत्तर दिल्याचे जाहीर केले. हे 
उत्तर पहिल्या तौन मिनिटात दिले गेले असल्यामुळे पाल संघास दहा 
गुण दिल्याचे त्यांनी सांगितले. 

पुन्हा टाळ्या, घोषणा, चर्चा, क्रुजबुज यांची एक फैर झडली. 

सर्वांना शांत राहण्याची विनवणी करून डॉ. रामस्वामींनी पाल 
संघाच्या संघनायकास त्यांचा प्रश्‍न विचारण्याची विनंती केली. 

गणपत चड्डो सावरत फळ्यापाशी गेला. हातातला खडू तोंडापाशी 
ठेऊन तो थोडा वेळ स्तब्ध राहिला. 

सर्वेजण श्‍वास रोखून आता गणपा कोणता प्रश्‍न फळ्यावर 
लिहितो ते टक लावून पाहत होते. 

गणपतने एकदा चड्डी वर ओढली व तो फळ्यावर लिहू लागला. 


सिद्ध करा की, 
(89 -- 0 )2 - ६१ -- 280 -- 02 


प्रश्‍न वाचून बरेच जण हसायला लागले. 
काय फालतूक प्रश्‍न विचारलाय ! 


७० > घन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


आठवीतले शेंबडे पोरसुद्धा हा प्रश्‍न सोडवीळ ! 

काहींना गणपतने इतका सोपा प्रश्‍न कसा विचारला याबद्दल 
आश्‍चयं वाटत होते. नः 

मुंबई संघाचा संघनायक. सदानंद राजे जागेवरून उठला. 
फळ्यापाशी गेला व उत्तर लिहिण्यासाठी त्याने गणपतकडे खडू 
मागितला. 

गणपत म्हणाला, ' अजून माझा प्रश्‍न पूर्णपणे लिहून झालेला 
नाही. तो मी पूणे करतो. मग तु उत्तर दे. 

गणपतने आपल्या प्रश्‍नाचा उरलेला भाग लिहिण्यास सुरुवात 
केली. सदानंद जागेवर जाऊन बसला. 


ही सिद्धता देताना तुम्हांस गुणाकार येत नाही असे समजावे. 
परंतु 8-8 -- 9 -- ... - 7 वेळा 79 ही कल्पना वापरण्यास 
हरकत नाही. 


गणपाने लिहिलेल्या प्रश्‍नाचा दुसरा भाग वाचून सवे प्रेक्षक 
चपापले. बाह्यतः सोपा दिसणारा प्रश्‍न गुणाकार करता येत नाही या 
अटीमुळे अतिशय अवघड वाटू लागला. मी मी म्हणणारांची बोबडी 
वळाली. काहींना सुरुवात कशी करावी तेच समजेना. काहींना पहिली 
पायरी जमली पण पुढे काय करावे ते उमजेना. गटागटांनी ही सिद्धता 
देण्याचे सामूहिक प्रयत्नही चालू होते. पण यश कोणालाच मिळत 
नव्हते. 

पहिली तीन मिनिटे झाल्याची घंटा खणाणली. 

सर्वजण भानावर आले. 

पुन्हा घड्याळे लावली. 

सर्वांचे दुसऱ्या तीन मिनिटातील प्रयत्न सुरू झाले. 

गुणाकार करता येत नसेल तर काय फजिती उडते याची प्रचीती 
सर्वांना आली. 

गुणाकार न करता उदाहरण सोडवायचे म्हणजे हातापायाशिवाय 
लढायचे असाच हा प्रकार आहे असे सर्वांना वाटू लागले. 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > ७१ 


अनेकांना गुणाकाराच्या क्रियेचे महत्त्व काय ते पटले. 

प्रत्येक वेळी उत्तर आले असे वाटायचे. उत्तर तपासताना आपण 
एखाद्या पायरीवर गुणाकार केल्याचे लक्षात यायचे आणि मंडळी पुन्हा 
पहिल्यापासून प्रयत्न करायची. 

आता शेवटचे १५ सेकंद बाकी होते 

प्रेक्षकांनी उदाहरण सोडविण्याचा नाद सोडला होता. आणि 
मुंबईचा संघ या उरलेल्या १०-१५ सेकंदात उत्तर देतोय का याकडे 
सर्वांचे लक्ष लागले होते. 

शेवटची तीन मिनिटे संपल्याची घंटा वाजली: 

आणि हॉलमध्ये एकदम हलकल्लोळ माजला. 

एक मिनिटभर सतत मोठ्याने टाळया वाजल्या. 

* पाल संघाचा विजय असो ' या घोषणांची आतशबाजी झाली. 

गणपतच्या कौतुकाबहलच्या बडबडीचा सुळसुळाट झाला. 

डॉ. रामस्वामी माईकवरून सर्वांना शांत राहण्याची व जागा न 
सोडण्याची वितंती करत होते. 

पण या विनंतीकडे हर्षोन्मादाच्या नादात कोणी लक्षच दिले 
नाही. काहीजण जागा सोडून पाल संघाकडे जाऊन त्यांच्याशी हस्तांदोलन 
करून त्यांचे अभिनंदन करत होते. तर कोणी त्यांना हार घालत 
होते. 

काहीजणांनी तर गणपाला खांद्यावर घेऊन नाचायला सुरूवात 
केली. डॉ. रामस्वामी व स्वयंसेवक सर्वांना जागेवर वसायला सांगत 
होते. काहो मिनिटांत हा जल्लोष निवळला. 

आणि डॉ. रामस्वामी माईकवरून बोल लागले. 

* सामन्याचा नि्णंय अद्याप लागलेला नाही. मुंबई संघाला या 
प्रश्‍नाचे उत्तर आलेले नसले तरी पालच्या संघाने या प्रश्‍नाचे उत्तर काय 
आहे ते द्यावयास हवे. ते उत्तर वरोबर असेल तरच पालचा संघ विजयो 
ठरेल. सर्वांनी संगम राखावा. शिस्तीचे पालन करावे. मी आता पाल 
संघाच्या संघनायकास या प्रश्‍नाचे उत्तर त्यांनी फळ्यावर लिहावे अशी 
विनंती करतो. ' 


७२ > धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार 


- बर्‍याच वेळाने पुन्हा एकदा सवव . हॉल शांततेने भरून गेला. 
सर्वांच्या नजरा गणयतकडे लागल्या. 
गणपत नेहमीच्या पद्धतीने प्रथम चडडो सावरून व नंतर हात 
मागे बांधून फळ्याकडे उत्तर लिहिण्यासाठी गेला. 
सारे प्रेक्षक प्राण डोळ्यांत आणून गणपत कशी सिद्धता देतोय 
हे पाहण्यासाठी आतुर होते. 
गणपतने सिद्धता लिहिण्यास सुरुवात केली. 


(१--७)१ ८ (१-७) > (8--४) ...... वर्गाची व्यार्ख्या 

-< (३७) न. (१-७ -- (१-७) -- ... . (8-0) वेळा ... ... 
» गुणाकाराचा अथे 

(उदा. 89 3 १-१-१-- ... ... वेळा याप्रमाणे) 

"- [ (9--७) -- (&--5) -- ... ... ... 9 वेळा]. 

-- [ (६--७) -- (४-७) -- ... ... ... 5 वेळा ] 

[ कारण : 8--8 ... ... (6--8) वेळा - (१--१-- ... .. 6 वेळा] 

 -- (१-०७-- ...... 8 वेळा) याप्रमाणे ]. | 

च [ (वैसवि-वै-- ...... 8 वेळा -- (9-:5--0-- ...... 0 वेळा) ] 

न [ (बै--4---- ..... 0 वेळा) -- (७--७--०-- ..... 0वेळा)] 

[कारण : (3--5) -- (3--5) -- ...... 3 वेळा ) --5--5--5 ...... 

3 वेळा) याप्रमाणे] 

" [8२९ -- 8७] -- [७५ -- ७८७] ...... गुणाकाराची व्याख्या 

[ कारण ;: 8--8--8-- ...... 3 वेळा २ 38 याप्रमाणे ] 

न्न घै९--80--08--02 

च ११--१0--४७--0१ ... ... (कारण 04590) 

स ६*--280--02 

.. (१-७) 3 8२--280--04 


शु 


प्रचंड टाळ्यांच्या गजरात गणपत जागेवर जाऊन बसला. 

पुन्हा आसंदोत्सवाचा जल्लोष झाला. 

स्वयंसेवकांनी स्पर्धकांच्या भोवती कडे केले असल्यामुळे प्रेक्षकांनी 
जागेवरून दगड्या, धोंड्या व गणप्याचे अभिनंदन केलें. 


धन्यवाद श्रीयुत गुणाकार > ७३ 


* पाच मिनिटांनी प्रमुख पाहुणे आंतरराष्ट्रीय रशियन गणिती 
डॉ. झोलोस्कोव्हू यांच्या हस्ते बक्षिस समारंभाचा कायंक्रम सुरू होईल 
सर्वांनी जागेवरच शांतपणे बसावे. माईकवरून ही सूचना वारवार 
देण्यात येत होती. 

 पालच्या संघाचे शिक्षक, मुख्याध्यापक, दगड्या, धोंड्या, गणपा 
यांच्याबरोबरच आनंदाच्या शिखरावर जाऊन बसले होते. 

इतक्यात गर्दीतून वाट काढत गणपतचे मामा त्यांच्यात य्रेऊन 
सामील झाले. सामांच्या बरोबरही सर्वांचा एक फोटो काढून झाला 

पालच्या शाळेच्या शिळकांना व मुख्याध्यापकांना वाटले को 
मामांनी गणपतला सोडल म्हणून तर आपण हा सामना जिंकला 
त्यांनी मामांचे मनोमन पुन्हा आभार मानल. दगड्या, धोंड्या, 
गणपा आवले गप्प उभे होतें. ते पाहुन मुख्याध्यापक म्हणाल, 

: अरे दगड्या, धोंड्या, गणपा तुम्ही असे गप्प का? 
मामांच्यामुळं आपल्याला विजय मिळाला. त्यांचे आभार माना. 

दगड्या, धोंड्या, गणपा गालातल्या गालात हसलं. त्यांनी 
आभार मानले पण मामांचे. नव्हे. ते पुटपुटल, 

* आभारी आहोत, श्रीयुत्त गुणाकार ! 


७४ > धन्यवाद श्रौयत गुणाकार 


पु. ग. वेद्य 
एम. एस्‌स्सी., एम. एड. 
तक्ष्मणराव आपटे प्रशाला व ज्युनियर कॉलेजचे संस्था पनेवासून प्राचायं 
॥एणित व शास्त्र विषयांचा २५ वर्षाहून अधिक अध्यापन अनुभव, 
भ्षाठवी ते बारावीपथंतच्या गणिताच्या पाठयपुस्तकाचे लेखन. 
गणित, शास्त्र व शिक्षण या विषयांवर विविध कालिकांतून लेखन. 
विज्ञानकथा, गणित काल्पनिक यांवर अनेक पुस्तके प्रकाशित. 
उत्तम वक्‍ते, गणित, विज्ञान व शिक्षण यांवर पॉप्युलर व्याख्याने, 
महाराष्ट्र गणित अध्यापक महामंडळाच्या प्रथम अधिवेशनाचे अध्यक्ष. 
भारत सरकारतफे सेंटर फॉर अँडव्हान्समेट ऑफ मॅथेमॅटिक्स एज्युकेशन 
अँण्ड टेक्तॉलॉजी या इंग्लंडमधील संस्थेत प्रशिक्षणासाठी निवड ब 
'एक वर्षाचा अनुभव. 
'पंचवीसपेक्षा जास्त वेळा रक्‍तदान केल्याबद्दल महाराष्ट्राच्या राज्यपालां- 
कडन गौरव व रौप्यपदक. 
शैक्षणिक, सामाजिक व विद्यार्थी यांच्या संबंधात अनेक संस्थांचे संस्थ [पक 
पदाधिकारी व विश्‍वस्त. 
१९७२ च्या पाकिस्तान युद्धाचे वेळी नागरी संरक्षण कार्यातील विशेष 
कामगिरीबद्दल संग्राम पारितोषिक. 
शैक्षणिक निबंध व शेक्षणिक कार्याबद्दल अनेक पारितोषिके व पूरस्कार. 
शिक्षणातील कार्याबहृल देण्यात येणार्‍या आचायं अत्रे पुरस्काराचा पहिला 
मानकरी. 
शिक्षणातील विशेष कार्यात्हल ५ सप्टेंबर १९८५ रोजी दिल्ली येथें 
राष्ट्रपतींच्या हस्ते राष्ट्रीय पुरस्कार. 

तवलेले शोध या विज्ञान काल्पनिकांच्या पुस्तकास मराठी साहित्य 

ख्रदेकडन प्रस्कार. 


